RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 
गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४ , २०१८ /माघ १९ - २५ , शके १९३९ [ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये १४. ०० 


वर्ष ४ , अंक ६ ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक महसूल / क -१/ टे-१२ / प्रशा / वाडापाडे/ अधि / कावि -१०७११ / २०१७. - शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टी .एल. सी . 
१०७६ / ६३९२३/ म- ६, दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा . ४१ ) यांच्या कलम ४ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून आणि उक्त 
कलम ४ च्या पोट-कलम ( ४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी, ठाणे याद्वारे ठाणे 
जिल्ह्याच्या भिवंडी तालुक्यातील मौजे एकसाल या वाडीचे खाली नमूद केलेली अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व ठाणे जिल्ह्याच्या 
भिवंडी तालुक्यातील कोयना पाचगांव नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रुपांतर करीत आहे. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याचेदिनांकापासून अंमलात येईल : 


अनुसूची 


अ. क्र . 


वाडी पाड्याचे नाव 


नवीन प्रस्तावित गावाचे नाव 


समाविष्ट गट नं . 


मूळ महसुली गावाचे नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


एकसाल 


एकसाल 


१ ते ७७, ७९ , ८० 


२ 


एकसाल 


कोयना पाचगाव 


कोयना पाचगाव 


७८ 


ठाणे, 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


भाग एक ( को . वि .पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० जानेवारी २०१८ 


सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६. 


योजन 


गररचना 


क्रमांक टीपीएस . १२१७ / ६७९ / प्र.क्र . २०५ / १७ / नवि . १२ . - ज्याअर्थी, शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२०६ / 
३३० / प्र. क्र . २३० / ०६ / नवि .१२ , दिनांक १९ मार्च २०१७ अन्वये (दिनांक १९ एप्रिल २००७ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ४० उप-कलम ( १) खंड ( सी ) 
मधील तरतुदीनुसार ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी तालुक्यातील ५१ गावांच्या ( सुधारित ६० गावे) भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्रासाठी ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे ) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम , १९७४ अंतर्गत स्थापित 
झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष प्राधिकरण ” असा करण्यात 
आला आहे .) म्हणून नियुक्ती केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२१२ / १६९९ / प्र. क्र . १२७/ २०१३/ नवि . १२ , दिनांक ११ मार्च २०१५ अन्वेय भागशः मंजूर झाली असून , वगळलेल्या 
भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२१६ / ११६९/ प्र.क्र . 
१६२ / १६ / नवि. १२, दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये मंजूर झाली आहे (यापुढे ज्याचा एकत्रितपणे उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे गोवे, ता . भिवंडी येथील स.नं . ९३पै., ९४ ओ पै., ९४ बी पै., ९५ पै., ९६ पै., ९७ पै., 
१२३ मे पै., १२३ बी पै., १२८पै., १२९ पै., १३५ पै., १७८ पै व १७९ पै ह्या जमिनी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला 
आहे ) औद्योगिक ( आय-२/ आय- ३) विभागात समाविष्ट आहेत (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना प्रस्ताव ” असा करण्यात आला 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनी मेट्रोरेल कार डेपो , अलाईड फॅसिलिटीज / युजर्स + कमर्शियल यासाठी आरक्षित करण्याची विनंती महानगर 
आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी शासनास दिनांक ७ एप्रिल २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररनचा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अभिप्राय विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त जमिनी औद्योगिक वापर ( आय-२/ आय-३) विभागातून वगळून “ मेट्रोरेल कार डेपो , अलाईड फॅसिलिटीज / युजर्स + कमर्शियल ” याकरिता 
आरक्षित करणे तसेच सदर आरक्षणाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास समुचित प्राधिकरण ठेवणे व या फेरबदलाकरिता उक्त 
अधिनियमातील कमल ३७(१कक ) प्रमाणेची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे) . 


आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमातील कलम ३७ मधील उप कलम (१कक ) ( क) अनुसार शासन याखालील अनुसूचीमध्ये विश्लेषित 
केल्यानुसारच्या प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सूचना आणि /किंवा हरकती मागविण्याची सूचना प्रसिद्ध करीत आहे. शासनातर्फे 
सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम १६२ अन्वये अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून , 
उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि /किंवा हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी व मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरण यांचेम्हणणे विचारात घेऊन अहवाल शासनास सादर करण्याकरिता त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदरची सूचना शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १( एक ) महिन्यात सूचना आणि /किंवा हरकती सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला , 
मुख्य इमारत , रुम नं . ३०५ , कोकण भवन , नवी मुंबई यांचेकडे करण्यात याव्यात . विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना आणि /किंवा हरकती 
शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


३ 


अनुसूची 


“ भिवंडी परिसर अधिसूचित क्षेत्राच्या मंजूर विकास योजनेमधील मौ . गोवे, ता . भिवंडी येथील स.नं . ९३ पै., ९४ अपै., ९४ बी पै., ९५ पै., 
९६ पै., ९७ पै., १२३ ओ पै., १२३ बी पै., १२८पै., १२९ पै., १३५ पै., १७८ पै व १७९ पै. या जमीनी औद्योगिक ( आय-२ / आय-३ ) विभागातून 
वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे “ मेट्रोरेल कार डेपो , अलाईड फॅसिलिटिज / 
युजर्स + कमर्शिअल ” याकरिता आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. सदर आरक्षणाकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे 
समुचित प्राधिकरण राहील . 


२. उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील : 


( १) महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , बांद्रा . 


( २) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन, नवी मुंबई. 


( ३) सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा, जि . ठाणे . 


३. 


सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra . gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को. वि .पु .) — १अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८/ माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th January 2018 


NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS. 1217 /679 /C .R .- 205 / 17 /UD - 12 . — Whereas, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department vide its Notification No. TPS - 1206 /330 / CR -230 /06 /UD - 12 , dated the 17th 
March 2007 ( Published in Government Gazette on 19th April 2007) promulgated in exercise of its 
powers conferred by clause (c ) under sub - section ( 1) of section 40 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) appointed Mumbai Metropolitan 
Regional Development Authority (hereinafter referred to as “ Mumbai Metropolitan Regional 
Development Authority " ) established under Mumbai Metropolitan Regional Development Authority 
Act , 1974 , to be the Special Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said Special Planning 
Authority " ) for Bhiwandi Surrounding Notified Area , which includes the area of 51 villages (revised 
60 villages ) from Bhiwandi Tahsil of Thane District ( hereinafter referred to as “ the said Notified Area 


" ) ; 


Whereas , the Development Plan of the said Notified Area ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government in the Urban Development Department, 
partly under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No . TPS - 1212 / 1699/CR - 127 /2013 / UD - 12 , 
dated the 11th March , 2015 and the Excluded Part (EP ) of the said Development Plan has been sanctioned 
by the Government in Urban Development Department under section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification 
No. TPS - 1216 /1169/C . R . 162 / 16 /UD - 12 , dated the 4th November 2016 (hereinafter referred to as “ the 
said Notification ” ) ; 

And whereas, in the said Developmnt Plan , land bearing S .Nos. 93pt., 94Apt., 94Bpt , 95pt., 96pt., 
97pt, 123Apt., 123Bpt., 128pt ., 129pt., 135pt , 178pt . and 179pt. of villages Gove , Tal. Bhiwandi 
( hereinafter referred to as the said lands ) are included in Industrial Zone (I- 2 /1- 3 ) (hereinafter referred 
to as the said Development Plan proposal ) ; 

And whereas, theMetropolitan Commissioner , MumbaiMetropolitan Region Development Authority 
vide letter dated 7th April 2017 has requested Government to reserve the said lands for “Metro rail Car 
Depot , Allied , Facilities /Users + Commercial ” ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said lands should be deleted from 
the Industrial Zone (I- 2/ I- 3 ) and should be reserved for the “ Metrorail Car Depot , Allied Facilities /Users 
+ Commercial” with the Appropriate Authority as “ MumbaiMetropolitan Region Development Authority " 
and for this public purpose , recourse should be taken to the provisions contained in section 37 ( 1AA )(a ) of 
the said Act ; 

Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub -section (IAA )( a ) of section 37 of 
the said Act , the Government hereby publishes this notice for inviting suggestions and /or objections in 
respect of the proposed modification described in the Schedule below , from the general public within 30 
(thirty ) days from the date of publication of the notice in Maharashtra GovernmentGazette . The suggestions 
and/or objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan 
Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as the Officer on behalf of Government under section 
162 of the said Act, for hearing the suggestions and/or objections which may be received from the general 
public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Mumbai Metropolitan Region 
Development Authority and submit his report to the Government. The suggestions and / or objections 
received within the aforesaid stipulated period shall only be considered by the Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ /माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


५ 


Schedule 


“ Lands bearing S . Nos. 93pt., 94Apt., 94Bpt., 95pt, 96pt., 97pt., 123Apt., 123Bpt., 128pt., 129pt., 
135pt., 178pt. and 179pt. of villages Gove, Tal. Bhiwandi are proposed to be deleted from Industrial 
Zone (1- 2 / 1- 3 ) and land so deleted is proposed to be reserved for ‘Metrorail Car Depot, Allied Facilities / 
Users + Commercial as shown on the part plan . The Appropriate Authority for this reservation shall be 
Mumbai Metropolitan Region Development Authority. ” 


2 . A copy of the proposed modification shall be kept open for inspection by the general public in the 
offices of the following officers for the period of one month : 

( 1) The Metropolitan Commissioner, Mumbai Metropolitan Regional Development Authority , 
Bandra -Kurla Complex , Mumbai. 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan ,Navi Mumbai. 


( 3 ) The Asst . Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 
3 . This notice is also available on the Government website at www .maharashtra .gov. in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
___ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था. बी -२/ ५४ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ. क्र . 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 
रजा 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


दिनांक १ जानेवारी २०१८ 


श्री . जे. पी . झपाटे, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अति . सत्र न्यायाधीश , खेड . 


२८ दिनांक २ जानेवारी २०१८ 
दिवस । 
अर्जित दिनांक ४ जानेवारी २०१८ 
रजा. पर्यंतची तीन दिवस 

अर्जित रजा 


श्री . बी . डी . शेळके , 
जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अति . सत्र न्यायाधीश , 


कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


खेड . 


दिनांक ५ जानेवारी २०१८ 

चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 

कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ जानेवारी २०१८ . 


ना . वि . न्हावकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांजकडून 

( ३) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 
मनाई आदेश 

( ४ ) सार्वजनिक करमणूकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. 
क्रमांक उचिशा /पोल-२ / म. आ ./ ९९७/ २०१७. - ज्या अर्थीरत्नागिरी प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणूका तसेच 
जिल्ह्यात प्रस्तावीत रिफायनरी प्रकल्पास तेथील ग्रामस्थांचा विरोध सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
असल्याकारणाने सदरचा प्रकल्प होऊ नये याकरिता ग्रामस्थ ठिकठिकाणी उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम करीत आहेत . त्याचप्रमाणे जयगड-डिंगणी अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ । होणार नाही. 
आंदोलने करीत असतात. दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ रोजीपासून नागपूर 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर 
येथे हिवळी अधिवेशन सुरुवात झालेली आहे. तसेच दिनांक २५ 

२०१७ रोजी दिला . 
डिसेंबर २०१७ रोजी जिल्ह्यात नाताळ सण साजरा करण्यात येणार 
आहे. वरील अनुषंगाने कोणत्याही प्रसंगी शुल्लक कारणावरून झालेल्या 
घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

रत्नागिरी, 

अभिजित घोरपडे , 
शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकिरता दिनांक १२ डिसेंबर २०१७. अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी. 
मा . पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील जा क्र . जिविशा / ३९२१८ / 
२०१७, दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये मनाई आदेश देणे 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 
आवश्यक आहे असे पोलीस अधिक्षक रत्नागिरी यांनी माझे निर्दशनास 
आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

आदेश 
त्याअर्थी, मी अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मुंबई पोलीस 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ४९ / २०१७. - ज्या अर्थी, ठाणे पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) सन १९५१ चा कायदा २२ वा 

आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
नुसार मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक १३ 

यांच्याकडून महागाई , वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
डिसेंबर २०१७ रोजी ०- ०१ ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी २४ 

मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने, घेराव, धरणे , सभा इत्यादी 
०० वा पर्यंत जिल्ह्यत मुंबई पोलीस अधिनियम १५१ चे कलम ३७(१)(३ ) 

कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्याता आहे . माहे डिसेंबर 

२०१७ महात दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी वर्षाअखेर ( नुतन वर्ष 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे . या आदेशान्वये वरील 
कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

आगमन ) व माहे जानेवारी २०१८ महात दिनांक १ जानेवारी २०१८ 

रोजी नववर्षारंभ होणार आहे . 
( अ ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू 
घेऊन फिरणे. 

अबाधित राखण्यासाठी मी , मधुकर पाण्डेय, पोलीस आयुक्त , ठाणे 

शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१ ) व 
( ब ) अंग भाजन टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक 

( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
पदार्थ घेऊन फिरणे . 

सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची __ ( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवाही, भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास 
साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणेकिंवा तयार करणे. 

इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तु बाळगणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध अशीकिंवा शांतता धोक्यात ( ब ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा 
येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

साधने जमा करणे , 
किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 

( क ) कोणतेही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
(इ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 

( ड) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
करणे. 

इत्यादी . 
( फ ) सार्वजनिक रितीनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( इ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
(ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित 
येण्यास मनाई आहे. 

( फ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा 

राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्यशासन 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे 

उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 
खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 

( ग) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 
( १) अंत्ययात्रा. 

सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इत्यादी 
( २) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, समामाजिक 

कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
सण इ . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ -१४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
__ “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या सुरू करीत असून खालील कसूरीमध्ये कसूरदार मोटारवाहने टोचन 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास करणेबाबत सूचीत करत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे ”. 

कसूरी 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

___ ( १) इतरांना गैरसोय वा अडथळा होईल अशा त -हेने मोटार 
(१ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

वाहने उभे करणे . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या ___ ( २) रस्त्याच्या जंक्शनवर उभे केल्यास , 
मुरवणुका . 

___ ( ३) फुटपाथवर मोटार वाहव उभे करणे . 
( ३) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 

( ४ ) वाहतूक इलेक्ट्रीक सिग्नल्सजवळ किंवा पादचारी क्रॉसिंग 
लोक . 

मोटार वाहने उभे करणे . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला 

___ ( ५ ) मेन रोडवर किंवा वाहने वेगात जातात त्या रस्त्यावर 
जनसमुदाय . 

मोटार वाहने उभे करणे . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस 

( ६ ) पार्क केलेल्या वाहनासमोर किंवा वाहनास अडथळा होईल 
अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

अशा त - हेने , 
(६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 

( ७ ) डबल पार्कीग . 
असलेले ठिकाण . 

( ८ ) बस स्टॉपजवळ, शाळा, हॉस्पिटल, प्रवेशद्वाराजवळ, घराच्या 
सदर मनाई आदेश दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी ०० -०१ वाजेपासून 

प्रवेशद्वाराजवळ , आगीच्या पंपाजवळ , 
दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी २४ - ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचे भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 

( ९ ) रस्त्याच्या विरुद्ध दिशेने वाहने उभी करणे. 
सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

( १० ) प्रतिबंधित क्षेत्रात वाहने उभी करणे . 

(११ ) रिक्षा,टॅक्सी किंवा जड वाहन तळाजवळ मोटार वाहने 
ठाणे. 

मधुकर पाण्डेय , 

उभी करणे. 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ . पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , 

( १२ ) फुटपाथ ( कर्ब ) पासून २ फुटापेक्षा जास्त अंतर ठेऊन 
वाहने उभी करणे. 

(१३ ) स्टेशन , स्टँड व नो पार्कीग झोनमध्ये वाहन पार्कीग करणे. 
पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण यांजकडून 

वरीलपैकी कसुरी करणारे कसूरदारांची मोटारवाहने , मोटारवाहन 

कायदा १९८८ चे कलम १२७ अन्वये पोलिसांनी नियुक्त केलेले 
वाहतुक नियंत्रण अधिसुचना 

खाजगी टोचन व्हॅन ( कर्षीत वाहन ) / क्रेन द्वारे खेचून / टोचन करून 
क्रमांक वा. शा ./ अधिसुचना / २०१७- २५४५ . - ज्या अर्थी पोलीस संबधित वाहतूक पोलीसांकडून वाहतूक कार्यालयात पुढील कार्यवाहीसाठी 
निरीक्षक वाहतूक शाखा ठाणे ग्रामीण यांनी माझे असे निदर्शनास आणून जमा करण्यात येतील. कसूरदार मोटारवाहन चालकांना त्यांचे कसूरीबाबत 
दिले की , मिरा - भाईंदर महनागरपालीका हद्दीमधील धनदाट लोकसंख्यामुळे कायदेशिर कारवाई शिवाय खालील तक्त्यामधील दरानुसार टोचन 
तसेच औद्योगीकरणामुळे व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले मोटार चार्ज (कर्षीत रक्कम ) कर्षीत वाहन मालक ( टोचन व्हॅन मालक ) यांस 
वाहनांमंळे ठिक ठिकाणी वाहतक कोंडी होत असते , तसेच कायद्याचे अधा करावी लागेल , सदर चार्जेसमध्ये जी . एस. टी . व इतर सर्व प्रकारचे 
पालन न करणारे वाहनचालक सार्वजनिक ठिकाणी / रस्त्यावर त्यांची टॅक्स सामाविष्ट असतील . 
मोटार वाहने बेशिस्तरित्या उभी करतात ज्यामुळे वाहतूक कोंडीमध्ये 

क्र . वाहनांचे प्रकार टोईंग चार्जेस (रुपये ) 
आणकीणच भर पडते, त्याअर्थी वाहतूक नियमन करणेसाठी सदरची 
बेशिस्त मोटारवाहने खेचून नेणे क्रमप्राप्त ठरते . 

१ कार , जिप 
__ त्यामुळे मिरा - भाईंदर व वसई-विरार महानगरपालिकांच्या हद्दीमधील 

२ मोटार टॅक्सी 

२०० 
वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण करण्यासाठी व सर्वसामान्य कायदाप्रिय ३ ऑटो रिक्षा 
नागरीक / वाहनचालकांचे सोईसाठी, 

मोटार वाहने अनधिकृतरित्या उभी करण्याचे प्रमण रोखण्यासाठी 
मी , डॉ . महेश पाटील , पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण मुंबई पोलीस व त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी करून वाहतूक नियमन करणेसाठी 
अधिनियम १९५१ चे अधिनियम क्र . २२ कलम ३३(१ ) ( बी ) द्वारा नमूद अधिसूचना प्रसिद्ध झालेपासून कारवाई सुरू करण्यात येईल . 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून , बेशिस्त उभी केलेली मोटरवाहने 
कर्षीत वाहनाद्वारे ( खेचणेसाठी टोचन क्रेन ) खेचून नेणेकरीत सुविधा 

ठाणे. 

डॉ . महेश पाटील , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१७. पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण . 


३०० 


१५० 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ ९ 
पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

___ ( ४ ) परवाना दिलेली शस्त्रास्त्रे मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या 

आत घेऊन जाऊ नये . 
मनाई आदेश 

( ५ ) या आदेशाचा भंग करणाऱ्या इसमाविरुद्ध भा . द.वि . क . 
क्रमांक विशा / नमुं / राजकीय / ग्रापनि / ५२७६ / १७. -ज्याअर्थी, 

१८८ प्रमाणे कारवाई केली जाईल . 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१७ च्या निवडणुकीचा कार्यक्रम 
मा . राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे , नवी मुंबई 

मी, सूचना देतो की , सदरहू आदेशाच्या प्रती परिमंडळ २ मधील 
आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ , पनवेल विभागातील उरण पोलीस 

उरण पोलीस ठाणेच्या परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी 

चिकटवून ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व तशा 
ठाणे हद्दीत (१ ) चिरनेर ( २) दिघोडे अशा एकूण २ ग्रामपंचायतींच्या 
सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक 

कागदोपत्री नोंदी ठेवाव्यात . 
२६ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी ७- ३० ते १७- ३० वा. चे दरम्यान सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
होणार आहे . 

__ तुषार दोशी , 
ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकींची मतमोजणी दिनांक २७ डिसेंबर ___ नवी मुंबई, 

__ पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे शाखा, 
२०१७ रोजी सकाळी ८- ०० वा . पासून सुरू होणार असून मतमोजणी दिनांक २२ डिसेंबर २०१७. अति कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई. 
बाळासाहेब क्रीडा संकुल, विमला तलाव , उरण येथे होणार आहे . 
वरील नमूद ठिकाणी मतपेट्या वाटप करण्यात येणार असून मतदान 
झाल्यानंतर मतपेट्या वर नमूद ठिकाणी स्ट्राँगरुम मध्ये ठेवण्यात येणार 
आहेत . 

पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, यांचेकडील रानिआ / 

___ मनाई आदेश 
ग्रापनि / २०१७ प्रक्र २१ / का . ०८ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे 
पत्रान्वये मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात मोबाईल , 

क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./ म. आ / ५२५७/ २०१७. -ज्याअर्थी, 
फोन , पेजर, कॉडलेस फोन इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू इ. नेण्यास प्रतिबंध 

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत , जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
जाहीर केला आहे . 

राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 

धरणे , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन 
ज्याअर्थी, मतदान , मतमोजणी शांततेच्या , निर्भय व निःपक्षपाती 

करतात . दिनांक २५ डिसेंबर २०१७ रोजी नाताळ (ख्रिसमस ), गुरू 
वातावरणात पार पडावे याकरिता वर नमूद पोलीस ठाणेच्या हद्दीत 

गोविंदसिंग जयंती, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी वर्षाअखेर व 
मतदान केंद्रापासून १०० मीटरच्या आतील परिसरात खालील प्रमाणे 

दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी नववर्षानिमित्ताने वेगवेगळे सांस्कृतिक 
मनाई आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे, याबाबत माझी खात्री झालेली 

कार्यक्रम साजरे करण्यात येणार आहेत . नवी मुंबई पोलीस 

आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये , 
त्याअर्थी, मी , तुषार दोशी, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा , याकरिता दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ०० - ०१ वा . पासून ते 
मुंबई मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून परिमंडळ - २ मधील उरण । महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ ( १) व ( ३ ) 
पोलीस ठाणेच्या हद्दीत मतदान केंद्रांपासून १०० मीटरच्या आतील चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 
परिसरात जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, आणि त्यांना निवडणूक 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
कर्तव्याचे निमित्ताने खालीलप्रमाणे मनाई आदेशात नमूद केलेल्या वस्तू, 

पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
साधने बाळगणे, नेणे भाग आहे किंवा मी अगर निवडणूक आयोगाने 

पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी ज्याना सूट दिलेली आहे. अशा इसमाव्यतिरिक्त 

प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 
कोणत्याही इसमास दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ रोजी , ००- ०१ वा . 
पासून ते दिनांक २७ डिसेंबर २०१७ रोजी २४ -०० वा . पर्यंत मनाई 

३. त्याअर्थी, मी तुषार दोशी, पोलीस उपायुक्त , गुन्हे शाखा, 
आदेश देत आहे. 

अति . कार्यभार विशेष शाखा , नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
(१ ) मोबाईल, फोन , पेजर , कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही 

व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) 
संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व प्रचारासाठी वापरणे. 

अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस 
( २) हॉटेल , हातगाड्या , टपऱ्या - दुकाने , विविध पक्षीय कार्यालये आयुक्तालयात दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजीचे ००- ०१ वा . पासून 
चालू ठेवण्यास व त्या ठिकाणी बैठक घेणे, प्रचार करणे , एकत्र ते दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजीचे २४ - ०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता 
येणे . 

खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
( ३) विविध पक्षांचे कार्यकर्त्यांचेनिवासस्थाने वरील परिसरात ( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर 
असल्यास त्या ठिकाणी राहणारे कुटुंब व इतरांनी प्रचार करणे , 

नेणे . 
बैठका घेणे, मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी 

___ ( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
कोणतेही कृत्य करण्यासाठी एकत्र जमणे व तसे कृत्य करणे. 

फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 

करणे . 


आहे . 


OI 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
( क ) शस्त्रे, सोटे , भाले, तलवारी, दंड , काठ्या , बंदुका, रिव्हॉल्वर , 

( ४ ) कलम १० ( ५ ) खालील नोटीस दिनांक 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

२७ डिसेंबर २००५ व कलम ११ ( ७ ) खालील 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे , 

आदेश दिनांक १० नोव्हेंबर २००८ . 
जमा करणे , तयार करणे . 

शासन नगरविकास विभाग, मंत्रालय यांचे पत्र 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा 

क्र . नाजक १० ( २००६ ) / प्र. क्र . १२८ / 
पुढाऱ्यांचेचित्राचेप्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

नाजकधा-१, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१६ . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 

आदेश 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा क्रमांक सी / युएलसी/ डे- XIII/ ६(i)/SR- XXI - ६५५/ IV -६५६ , 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास XXI - ७०१ / २०१६ / ८०९ / १७ . - मौजै मुलुंड , तालुका कुर्ला येथील 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे , न . भू . क्र . ७०५- अ मधील अतिरिक्त घोषित ६९९. ०० चौ . मी . क्षेत्रावर 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 

कलम- २० अंतर्गत गृहनिर्माण योजना मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ ( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 

सदर गृहनिर्माण योजनेत योजनाधारकाने ५ % प्रमाणे ३४ .९५ चौ . मी . 
येईल असे वर्तन करणे . 

बांधीव क्षेत्रासाठी शासन अधिमुल्याची रक्कम रुपये २,८७,६८८ यापूर्वीच 

शासनास जमा केली आहे . नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ च्या कलम ३७ चे निरसन अधिनियम , १९९९ नुसार कलम २० अन्वये गृहनिर्माण योजनांना 
पोट - कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव सरंक्षण प्राप्त असल्याने अशा क्षेत्रावर नाज . क . धा . अधिनियम , १९७६ 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा अंतर्गत कलम १०( ३) व १०( ५ ) नुसार केलेली कार्यवाही व मिळकत 
घेणेस किंवा मिरवणुक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

पत्रिकेवरील महाराष्ट्र शासनाचे नावाची नोंद कमी करण्याचा निर्णय 
___ ५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा , 

शासन निर्णय दिनांक ९ जून २०१६ अन्वये झालेला आहे . 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही . 

प्रस्तुत प्रकरणी कलम २० व कलम ८( ४) चे आदेश वेगवेगळ्या 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 

कार्यासनामार्फत पारित करण्यात आले आहेत . कलम २० खालील 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 

आदेश , कलम ८ ( ४ ) च्या मूळ नस्तीमध्ये दाखल न झाल्यामुळे 

अनावधानाने उक्त मिळकतीला कलम १० ( ३ ), १० ( ५ ) व ११ ( ७ ) 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

खालील आदेश पारीत करण्यात आले आहेत . ना .ज . क . धा. अधिनियम , 
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 

१९७६ च्या कलम - २० अन्वये दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेमधून 
८ . या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र ५ % प्रमाणे ३४. ९५ चौ . मी . बांधीव क्षेत्रासाठी शासनाचे अधिमूल्य 
पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र रक्कम शासनास जमा केलेली आहे. आता सदर योजनेतून शासनाचे 
होईल . 

कोणतेही येणे बाकी नाही. त्यामुळे उक्त मिळकतीला कलम १० ( ३ ) , 

१०( ५ ) व ११ ( ७ ) खालील केलेली कार्यवाही निष्प्रभ ठरते . 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 

तरी, याद्वारे आदेश देण्यात येतो की, शासन नगरविकास विभाग, 
तुषार दोशी , 

मंत्रालय शासन निर्णय क्रमांक नाजक २०१४ / प्र . क्र . ९५ / नाजकधा- ३ 
नवी मुंबई , पोलीस उप आयुक्त , गुन्हे शाखा, 

दिनांक ९ जून २०१६ मधील निर्णयानुसार मौजे -मुलुंड, तालुका कुर्ला 
दिनांक २० डिसेंबर २०१७. अति कार्य. विशेष शाखा, नवी मुंबई. 

येथील न. भू. क्र . ७०५ - अ मधील ६९९. ०० चौ . मी . करीता धारक सदरी 
“ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद रद्द करून , त्याऐवजी “ नागरी जमीन 
( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १९७६ च्या कलम २० 

अंतर्गत दुर्बल घटक घरबांधणी योजनेखालील क्षेत्र ” अशी सुधारित 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( नागरी क्षेत्र कमाल नोंद घेऊन सुधारित मिळकत पत्रिका या कार्यालयाच्या अभिलेखासाठी 
धारणा), बृहन्मुंबई यांजकडून 

सादर करण्यात याव्यात . 
वाचावे. - (१ ) या कार्यालयाचे कलम ८ ( ४ ) आदेश क्र . सी / 
युएलसी/ डे- XIII/SR- XXI- ६५५ / IV -६५६ , 

नितीन महाजन , 
XXI- ७०१, दिनांक ४ जुलै १९८९ . 

मुंबई, 

जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , 
( २ ) कलम २० खालील सुट्टीचे आदेश क्र . सी / युएलसी/ दिनांक ५ डिसेंबर २०१७. ( ना . क्षे . क . म .), बृहन्मंबई करिता. 

S - २० / NGL/SR- XIII -१९३ / C - ७२ , 
दिनांक ३१ जानेवारी १९९० व शुद्धिपत्र , 

दिनांक २२ जुलै २००५ . 
( ३) कलम १०( ३) खालील अधिसूचना दिनांक १६ मे 

२००५ व राजपत्र दिनांक २३ जून २००५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ -१४, २०१८ /माघ १९ - २५ , शके १९३९ ११ 
जिल्हादंडाधिकारी, पालघर यांजकडून 

__ उपरोक्त मार्गावर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी 

०७ - ०० ते १० - ०० वाजेपावेतो सर्व प्रकारच्या वाहनांस प्रवेश बंद 
वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना 

करण्यात येत आहे . सदरची वाहतुक नियंत्रण अधिसूचना ही पोलीस 
वाचले.-(१ ) प्रार्थी फिट इंडिया मुव्हमेंट आणि DC क्लब, वसई, । वाहने , फायर ब्रिगेड , रूग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 

ता . वसई, जि . पालघर यांचेकडील दिनांक १३ सप्टेंबर । वाहने , पोलिसांनी परवानगी दिलेली वाहने, तालुका दंडाधिकारी यांनी 
२०१७ रोजीचा विनंती अर्ज . 

परवानगी दिलेली वाहने तसेच मॅरेथॉन स्पर्धेतील वाहनांना लागू राहणार 
( २) पोलीस अधीक्षक पालघर यांचेकडील पत्र क्र . 

नाही . 
जिविशा / चे- ९० / मॅरे स्पर्धा. / २०१७- ४४५७ , 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१७ 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ . 

रोजी सकाळी ०६ - ०० ते १३-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
( ३) मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ . 

डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
( ४) शासकीय अधिसूचना क्र . मो . वा . का . ०५८९ / 

जिल्हादंडाधिकारी , पालघर . 
सी . आर.- १०६१/ टी. आर. अ. २, दिनांक १९ / ५ / ९० / 

पोलीस अधीक्षक ठाणे ग्रामीण यांजकडून 
एम. जी. जी. ४अ, दिनाक २० सप्टेंबर ९० . 

क्रमांक जिविशा /टे-१३/ म्हसा यात्रा / २०१७- ६०४८ . - ज्याअर्थी 
क्रमांक गृह / का . १/ टे. ३ / वाहतूक अधिसुचना वसई / कावि - २१८६ / 

पोलीस निरीक्षक, मुरबाड पोलीस ठाणे यांनी माझे असे निदर्शनास 
१७. - ज्याअर्थी, उपोदघातातील अ. क्र . १ वर अंतर्भूत असलेल्या 

आणून दिले आहे की , मुरबाड पोलीस ठाण्याचे हद्दीत मौजे म्हसा गावी 
पत्रान्वये अर्जदार प्रार्थी फिट इंडिया मुव्हमेंट , वसई, ता . वसई, यांनी 

दरवर्षी प्रमाणे म्हसोबा ( खाबलिंगेश्वर ) देवाची यात्रा दिनाक २ जानेवारी 
प्रार्थी फिट इंडिया मुव्हमेंट आणि DC क्लब , वसई संयुक्तपणे वसई 

२०१८ रोजी पासून सुरू होत असून सदरची यात्रा ही सतत ८ ते १० 
हेरिटेज रन ही १० कि . मी . अंतराची धावण्याची स्पर्धा आयोजित 

दिवस चालु रहाणार आभे. म्हसा यात्रेत सुमारे ७ ते ८ लाख भाविक 
करण्यात आली असून सदर स्पधेकरिता परवानगी मिळणेबाबतची 

व यात्रेकरू यात्रेकरिता येत असतात . म्हसा यात्रा बैलांच्याबाजारासाठी 
विनंती करण्यात आली आहे ; 

प्रसिद्ध असल्याने यात्रेमध्ये मोठ्या स्वरुपाचा बैल बाजार देखिल भरत 
आणि ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अ.क्र . २ अन्वये पोलीस अधीक्षक , असतो . 
पालघर यांनी असे कळविले आहे की , वसई पोलीस ठाण्याचे कार्यक्षेत्रात 

त्याअर्थी, मी , डॉ . मेहेश पाटील पोलीस अधीक्षक , ठाणे ग्रामीण 
श्री . अमन चौधरी, प्रार्थीफिट इंडिया मुव्हमेंट आणि DC क्लब, वसई , 

मला मुंबई पोलीस कायदा सन १९५१ चे कलम ३४ अन्वये मला 
तालुका वसई यांच्या संयुक्त विद्यमानाने वसई हेरिटज मॅरेथॉन स्पर्धा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून दिनांक १ जानेवारी २०१८ 
२०१७ ही स्पर्धा दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी सकाळी ०७ -०० ते 

रोजी ००- ०० ते दिनाक १० जानेवारी २०१८ रोजी २४ - ०० वा पावेतो 
१० - ०० वाजेपावेतो मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित केली आहे ; 

खालील नमूद ठिकाणी वाहतुकीचेनियमन करण्यासाठी अडथळे उभारून 
वरील मार्गावर होणाऱ्या मॅरेथॉन स्पर्धेस परवानगी देण्यास व सदर सार्वजनिक रस्ता तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्याचे आदेश मुंबई 
स्पर्धेच्या रस्त्यावर वाहतुकीचेनिर्बंध घालण्यासाठी वाहतूक अधिसूचना । पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३४ अन्वये देण्यात येत आहेत . 
जारी होणेस आमची काही एक हरकत नाही, असे कळविले आहे. सदरचा प्रतिबंधात्मक आदेश पोलीस वाहने , अग्निशमक दलाची वाहने , 
त्याअर्थी, मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे , जिल्हादंडाधिकारी , पालघर मला रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना लागू होणार 
उपोद्घातातील अ. क्र . ३ व ४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 

नाही . 
वापर करून खालील प्रमाणे वाहतुक नियंत्रण अधिसूचना जारी करीत 
आहे . 

( १) मुरबाड-म्हसा रोड वरती म्हसा नाक्यापासून मुरबाड दिशेला 

३०० मीटर अंतरावर . 
मॅरेथॉन स्पर्धा 

( २) मुरबाड-म्हसा- कर्जत रोडवरती म्हसा नाक्यापासून कर्जत दिशेला 
( १ ) १० कि . मी . ची पूर्ण मॅरेथॉन स्पर्धा ही वसई पोलीस ठाण्याचे 

२०० मिटर अंतरावर. 
हद्दीत डी . सी . क्लब बाभोळा येथून सुरू होणार असून ग्रीन व्हॅली 
बिल्डिंग ( यू टर्न )- उमेळा फाटा-पापडी - तामलगांव- सागरशेत - वसई बस 

( ३) म्हसा- धसई रोडवरती मुळ्याचा टेप ( बैल बाजार ) जवळ 
डेपो - जी . जी . कॉलेज -तहसीलदार कार्यालय वसई - वसई पोलीस स्टेशन ___ ( ४ ) मुरबाड-म्हसा- कर्जत रोडवरती बाटलीची वाडी येथे 
चिमाजी आप्पा पुतळा-किल्लाबंदर जे. टी . आणि परत डी . सी . क्लब 

सरचा प्रतिबंधक आदेश हा दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी ०० - ०० 
बाभोळा पर्यंत . 

ते दिनांक १० जानेवारी २०१८ रोजी २४ -०० वा पर्यंत या कालावधीसाठी 
( २ ) ०५ कि . मी . ची . मॅरेथॉन स्पर्धा वसई पोलीस ठाण्याचे हद्दीत 

जारी राहील. त्याबाबत कोणाचीही काही हरकत अथवा सूचना असल्यास 
डी . सी , क्लब बाभोळा येथून सुरू होणार असून उमेळा फाटा -पापडी ती लेखी स्वरुपात पोलीस निरीक्षक, मुरबाड पोलीस स्टेशन , उप 
तामलगांव - सागरशेत - वसई बस डेपो- जी . जी . कॉलेज , परत डी . सी . 

विभागीय पोलीस अधिकारी, मुरबाड विभाग किंवा पोलीस उप अधीक्षक 
क्लब बाभोळा पर्यंत . 

वाहतूक कार्यालय काशिमिरा येथे द्यावी . सदरबाबत काही सुचना व 
___ (३ ) ०३ कि . मी . ची मॅरेथॉन स्पर्धा वसई पोलीस ठाण्याचे हद्दीत डी . आक्षेप प्राप्त न झाल्यास सदरचा आदेश पुढे अमलात राहील . 
सी . क्लब बाभोळा येथून सुरू होणार असून उमेळा फाटा -पापडी 

सदरचा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 
तामलगांव- परत डी . सी . क्लब बाभोळापर्यंत . 

डॉ . महेश पाटील , 
भाग एक ( को.वि .पु.) – २अ 

दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ . पोलीस अधीक्षक , ठाणे ग्रामीण . 


ठाणे , 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
४था मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ 

क्रमांक टिपीएस . १२१७ / १०२५ / प्र.क्र . २२५ /१७/ नवि . १२ . - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना (यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 

अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ (१) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १२९७ /१३१९ / 
प्र .क्र .१४८ / ९७ / नवि . १२ , दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर 
झाली असून ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासून अंमलात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागांना ( सारभूत बदलांना) शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस. १२०१ / २७४ / सीआर- २४ / २००१/ नवि . १२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये मंजुरी 
दिली असन वगळलेल्या भागाची विकास योजना दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील सेक्टर ५ मौजे बाळकुम येथील स.नं . ६ पै, १४ पै, १५ पै, १६ पै, १७ पै व २९४ पै. क्षेत्र २.२५ 
हेक्टर ही जागा ( आरक्षण क्र . ७ ) एस .टी . वर्कशॉपकरिता आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे. ) ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणाचे नामाभिदान अवजड वाहनांचे पाकींग या प्रमाणे करून त्याकरिता 
समुचित प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका करण्याचा प्रस्ताव दिनांक २४ एप्रिल २०१७ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजुरीकरिता सादर केला आहे 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल पुढीलप्रमाणे मंजूर करीत आहे. 

नोंद 
“ ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर क्र . ५, मौजे बाळकुम येथील स.नं . ६ पै, १४ पै, १५ पै, १६ पै, १७ पै व २९४ पै. क्षेत्र 
२.२५ हेक्टर सोबतच्या नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे आरक्षण क्र . ७ “ एस टी वर्कशॉप " चे नामाभिदान बदलून “ अवजड वाहनांचेपार्कीग ” असे 
करण्यात येत आहे व सदर आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका करण्यात येत आहे . " 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३. उक्त मंजूर फेरबदल नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

(i ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 
(ii) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई . 
(iii ) सहायक संचालक, नगररचना , ठाणे शाखा, ठाणे. 


४ . सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra . gov.in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ १३ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor, Main Building, Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st January 2018 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1217 / 1025 / C . R . 225 / 17 /UD - 12 . — Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned by the 
Government in the Urban Development Department under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification No. TPS . 
1297/ 1319/ C - R . 148 / 97 /UD - 12 , dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 ; 

And whereas , Excluded Parts of the said Development Plan has been sanctioned by the Government 
in the Urban Development Department under section 31 ( 1 ) ofthe said Act vide Notification No. TPS. 1201/ 
274 /C . R . 24 / 2001/UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 
14th May 2003 ; 

And whereas, in the said Development Plan village Balkum , S .No. 6pt, 14pt, 15pt, 16pt, 17pt and 
294pt is reserved for Site no . 7 “ S . T Workshop " in sector No. 5 (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation " ) ; 

And whereas, Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation " ) after following the legal procedure under sub -section ( 1) of section 37 of the said Act , has 
submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to change the designation of the 
said Reservation to Parking for Heavy Vehicles and to appoint the said Municipal Corporation as the 
Appropriate Authority for the said Reservation vide letter dated 24th April 2017 ( hereinafter referred to 
as “ the said Proposed Modification ” ) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary in the interest of the 
public to sanction the Proposed Modification . 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , 
the State Government hereby sanctions the proposed modification as mentioned below : 


Entry 
“ In the sanctioned Development Plan of Thane City (Sector No.5 ) an area admeasuring 2. 25 Ha. 
of village Balkum , S .No. 6pt, 14pt, 15pt, 16pt, 17pt and 294pt as shown on plan is reserved for Site No.7 
“ Parking for Heavy Vehicles ” and Thane MunicipalCorporation is appointed as an Appropriate Authority 
for the said Reservation ” ; 

2 . This sanctioned modification shall come into force from the date of publication of this notification 
in the Maharashtra Government Gazette. 

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public 
during office hours on all working days at the following offices for the period of one month : 

(i) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 
(ii) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 

( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 
4. This notification shall also be published on the Governmentwebsite at www .maharashatra. gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer. 


१४ 


महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 

नगरविकास विभाग 
४था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टीपीएस . १२१७/ २०६२/ प्र.क्र . २२६/ १७/ नवि - १२ . - ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 

अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ ( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९७ / १३१९ / 
प्र .क्र .१४८ / ९७/ नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोंबर १९९९ (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये मंजूर 
झाली असन ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १९९९ पासन अंमलात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाच्या योजनेला ( सारभूत बदल ) शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस. १२०१/ २७४ /सीआर -२४ / २००१/ नवि - १२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ (१) अन्वये मंजूरीदिली 
असून ती दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील सेक्टर १० मौजे आगासन येथील स.नं . ५१, ६, ७१, ८ , ९, १०, १११, १२पै, १७पै , १८पै, १९पै , 
२० , २१ , २२पै, २३पै, २४१, २५१, १८९१, १७२पै, १७४१, १७५पै व १७७ क्षेत्र १३.८७ हेक्टर ही जागा ( आरक्षण क्र . १ ) IRWO करीता 
आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७( १) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त आरक्षणामध्ये खालीलप्रमाणे फेरबदल प्रस्तावित करून त्याकरिता समुचित 
प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका करण्याचा प्रस्ताव दिनांक १५ एप्रिल २०१७ च्या पत्रान्वये शासनाच्या मंजूरीकरिता सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 


प्रस्तावित फेरबदल 


प्रस्तावित आरक्षणाचे नाव 


मंजूर सुधारित विकास 
आराखडा, आरक्षण क्र . 


आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

( २ ) 


प्रस्तावित आरक्षणाचे क्षेत्र 
( हेक्टरमध्ये ) 

( ४ ) 


( ३ ) 


१३.८७ 


आरक्षण क्र . १ 
( Indian Railway 
Welfare Organisation ) 


पोलीस स्टेशन 
बस स्टॅण्ड 

मार्केट 
संप व ESR 
प्रभाग कार्यालय 

हॉस्पिटल 
१५ मी . रुंद रस्ता 

पार्किग 
अग्निशमन केंद्र 


१. ५ 
० . २५ 
३. ०१ 
१.०९ 
२. ४ 
२. ४ 
१. ६४ 
० . ७५ 
० . ७४ 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ १५ 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२ ) अन्वये शासनास प्रदत्त असलेल्या शक्तींचा वापर करून शासन 
उक्त फेरबदल पुढीलप्रमाणे मंजूर करीत आहे . 

नोंद 
“ ठाणे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील सेक्टर क्र . १० मौजे आगासन येथील स.नं. ५१, ६, ७१, ८, ९, १० , १११, १२१, १७१, १८पै, 
१९पै , २० , २१ , २२१, २३१, २४१ , २५पै, १८९पै, १७२१, १७४पै, १७५१ व १७७ क्षेत्र १३.८७ हेक्टर जागा IRWO या आरक्षणातून वगळून 
पुढील वापरांकरिता पुनःआरक्षित करण्यात येत आहे व सदर आरक्षणाकरिता समुचित प्राधिकरण ठाणे महानगरपालिका करण्यात येत आहे. " 
मंजूर सुधारित विकास ___ आरक्षणाचे एकूण क्षेत्र सुधारित आरक्षणाचे नाव सुधारित आरक्षणाचे क्षेत्र 
आराखडा, आरक्षण क्र . 

( हेक्टरमध्ये ) ___ ( हेक्टरमध्ये ) 

( हेक्टरमध्ये ) 
( ३ ) 


( २ ) 


१ . ५ 


२. ४ 


आरक्षण क्र . १ 

१३.८७ 

(i) पोलीस स्टेशन 
(IRWO ) 

(ii ) बस स्टॅण्ड 

० . २५ 
(iii ) मार्केट 
(iv ) संप व ( ESR) 
( v ) प्रभाग कार्यालय 

२. ४ 
( vi ) हॉस्पिटल 
( vii ) १५ मी . रुंद रस्ता 

१. ६४ 
( viii ) पार्किग 

० . ७५ 
(ix ) अग्निशमन केंद्र 

० . ७४ 
२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३. उक्त मंजूर फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थकार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या 
कालावधीकरीता उपलब्ध राहील . 

(i ) आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 
( ii) सहसंचालक नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , नवी मुंबई . 
( iii ) सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे शाखा, ठाणे . 


४. सदर फेरबदलाची अधिसूचनाही ही महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra . gov. in या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


4th Floor, Main Building, Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated 31st January 2018 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No . TPS - 1217 /2062/C .R .226 /17 /UD - 12 . — Whereas, the Revised Development Plan of the City of Thane 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned by the Government in the 
Urban Development Department under section 31( 1 ) ofthe Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Act ”) vide Notification No . TPS . 1297/ 1319/ C . R . 148 /97/UD -12 , dated the 
4th October 1999 (hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) and has come into force with effect from 
22nd November 1999 ; 


And whereas, Excluded Parts of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in 
the Urban Development Department under section 31( 1 ) of the said Act vide Notification No. TPS. 1201/274 / 
C . R .24/2001/UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 14th May 2003 ; 


And whereas, in the said Development Plan village Aagasan , S .No. 5pt, 6 , 7pt , 8 , 9 , 10 , 11pt, 12pt, 17pt , 
18pt, 19pt , 20 , 21, 22pt, 23pt , 24pt, 25pt , 189pt, 172pt , 175pt, and 177 is reserved for Site No. 1 “ IRWO ” in 
sector no . 10 (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) ; 


And whereas , Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation " ) 
after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 of the said Act, has submitted a proposal 
for modification in the said Development Plan as mention below to rearrange various Reservations in the said 
Reservation and to appoint the said Municipal Corporation as the Appropriate Authority for the rearranged 
Reservations vide letter dated 15th April 2017 ( hereinafter referred to as “ the said Proposed Modification ”) ; 


PROPOSED MODIFICATION 


Reservation 
Area in Ha. 


Proposed Reservation / 

Designation 


Proposed Reservation / 
Area in Ha . 


Reservation in 
Sanctioned Development 
Plan , 1991 . 

( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


13 .87 


Reservation No. 1 

( IRWO ) 
Indian Railway 
Welfare Organsiation 


1.5 
0.25 
3.01 
1. 09 


Police Station 
Bus Stand 
Market 
Sump and ESR 
Ward Office 
Hospital 
15 m . wide Road 
Parking 
Fire Brigade 


2 .4 


2 . 4 
1.64 
0 .75 
0 .74 


And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary in the interest of the public 
to sanction the Proposed Modification ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ -१४, २०१८ /माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


१७ 


Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub -section ( 2 ) of section 37 of the said Act, the 
State Governmenthereby sanctions the proposed modification as mentioned below : 

Entry 


“ In the sanctioned Development Plan of Thane City (Sector No. 10 ) an area admeasuring 13 .87 Ha. of 
village Aagasan , S .No. 5pt, 6 , 7pt, 8 , 9 , 10 , 11pt, 12pt, 17pt, 18pt, 19pt, 20 , 21, 22pt , 23pt, 24pt, 25pt , 189pt, 
172pt, 175pt, and 177 is deleted from the reservation of IRWO and re -reserved for Sites as mentioned below 
and Thane Municipal Corporation is appointed as an Appropriate Authority for the said Reservation .” 


Reservation in 
Sanctioned Development 

Plan , 1991. 


Reservation 
Area in Ha. 


Proposed Reservation / 
Designation 


Proposed Reservation / 
Area in Ha. 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


13 .87 


Reservation No. 1 

IRWO 


( i) Police Station 
( ii ) Bus Stand 
(iii) Market 
(iv ) Sump and ESR 
( v ) Ward Office 
(vi) Hospital 
( vii ) 15 m . wide Road 
(viii) Parking 
( ix ) Fire Brigade 


1.5 
0 .25 
3 .01 
1 .09 
2 .4 
2 .4 
1 .64 
0 .75 


0 .74 


2 . The date of publication of this notification in the Maharashtra GovernmentGazette shall be the date 
of coming into force of this sanctioned modification . 

3. The said sanctioned modification shall be made available for inspection by the general public during 
office hours on all working days at the following offices for the period of one month : 

( i) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane. 


(ii ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 


(iii) The Assistant Director of Town Planning, Thane Branch , Thane. 


e . 


4 . This notification shall also be published on the Government website atwww .maharashatra . gov . in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K . KHANDEKAR , 

Section Officer . 


41 


Toth 


(aol .fa .g.) — 3 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ /माघ १९ - २५, शके १९३९ 
नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
संदर्भ . - अति . मुख्य नियोजनकार ( नैना ) सिडको यांचे पत्र क्रमांक २०१७ / १२२३, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७. 
क्रमांक प्रा. वि . यो. नैना ( २०१ गावे) /कलम ३० / मुदतवाढ /टिपीव्ही - ३/ ६०७. – ज्याअर्थी, शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने (यापुढे 
“ विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधीलेले) नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित अधिसूचित क्षेत्रापैकी २०१ गावांची विकास योजना तयार करून ती 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६( १) अन्वये दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली 
आहे. ( यापुढे “ उक्त प्रसिद्ध विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० पोट -कलम (१) च्या तरतुदीनुसार , उक्त प्रसिद्ध विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम 
२६ पोट- कलम (१ ) नुसार सूचना, शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचे आत किंवा त्यापुढे शासनाने वाढवून दिलेल्या 
मुदतीच्या आत पण कोणत्याही परिस्थितीत अशी वाढीव मुदत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त नाही , अशा वाढीव मुदतीच्या आत कलम २८ च्या पोट-कलम 
( ४ ) अन्वये, विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या किंवा बदलांच्या सूचीसह , विकास योजनेचा मसुदा राज्य शासनास उक्त 
अधिनियमातील कलम ३० अन्वये मंजुरीकरिता सादर करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने ठराव क्रमांक ११९५४, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उक्त प्रसिद्ध विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये सादर करण्यासाठी दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ मागण्याबाबत मंजुरी दिली असून त्यास 
अनुसरून अति. मुख्य नियोजनकार ( नैना) सिडको यांचे पत्र क्रमांक २०१७/ १२२३, दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत 
मुदवाढ मंजुरीबाबत विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग यांनी दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ च्या आदेशान्वये उक्त अधिनियमाच्या कमल 
२१( ३ ) नुसार उक्त विकास योजना शासनास सादर करण्याचा कालावधी दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत मंजूर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८१३ / ३२११/ प्र.क्र . ५०८ / नवि - १३, दिनांक १ डिसेंबर 
२०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये मुदतवाढ देण्याचे अधिकार संचालक , नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्रत्यार्पित केलेले 
आहेत ; 
____ आणि ज्याअर्थी, उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरणाने नमूद केलेली कारणे विचारात घेऊन त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१७ पर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत संचालक , नगररचना महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची खात्री पटली आहे . 

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस. १८१३/ ३२११/प्र.क्र . ५०८ / नवि - १३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये प्रदत्त 
केलेल्या शक्तीचा वापर करून संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट-कलम (१ ) नुसार उक्त प्रसिद्ध 
विकास योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची मुदत दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ हा दिवस धरून त्या दिवसापर्यंत वाढवित आहेत . 


पुणे , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


नो . र. शेन्डे , 
संचालक , नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


१९ । 


BY THE TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENTMAHARASHTRA STATE , 

PUNE 


Order 


Ref. – Additional Chief Planner (NAINA ) CIDCO Letter No. 2017/ 1223, dated , 7th November 2017 . 


No. D . D . P . NAINA ( 201 Villages)/Sec. 30 /Extension /TPV - 3/607 . — Whereas , City and Industrial 
Development Corporation ofMaharashtra Limited (CIDCO ) (hereinafter referred to as “ the said Special 
Planning Authority " ) has published the Draft Development Plan of Navi Mumbai Influence Notified 
Area ( 201 Villages ) and published a notice to that effect in Government Gazette on 7th November 2017 
under Section 26 ( 1) of the said Act ; 


And whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 1) of section 30 of the said Act , the 
said published Plan alongwith the list of modifications or changes made in the Draft Development Plan 
under sub- section (4 ) of section 28 is required to be submitted to the State Government for sanction by 
the said Special Planning Authority , within a period of six months from the date of publication of Notice 
under section 26 in the Official Gazette or within such further period as may be extended by the State 
Government, but such extended period not to exceed more than six months in aggregate ; 

And whereas, the said Special Planning Authority has requested the Director of Town Planning to 
extend the said period up to 5th November 2017 vide its letter No. 2017 / 1223 , dated 7th November 2017 , 
alongwith the Resolution No. 11954 , dated 3rd November 2017 passed to that effect ; 

And whereas, the Joint Director of Town Planning , Konkan Division vide its order dated 16th August 
2017 has extended the period under sub section 3 of section 21 to submit the Draft Development Plan to 
the State Government upto 9th November 2017 ; 

And whereas, Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS . 1813 / 3211/ 
CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 has delegated powers , to extend the period under section 30 of 
the said Act, to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune ; 

And whereas, after considering reasons mentioned by the said Special Planning Authority , the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune is of the opinion that , it is expedient to extend the 
period for the submission of the said published Plan under section 30 of the said Act, to Government up 
to and inclusive of dated 20th September 2017 . 

Now , therefore , in exercise of the powers delegated to him under Government Notification 
No. TPS . 1813 /3211/CR -508 /UD - 13, dated 1st December 2016 the Director of Town Planning ,Maharashtra 
State, Pune is pleased to extend the period for the submission of the said published Plan to Government 
under sub section ( 1 ) of section 30 of the said Act up to and inclusive of dated 20th September 2017 . 


Pune , 
Dated 25th January 2018 . 


N . R . SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


911 


C 


(col. fa .g.) — 337 


२० 


hle 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन गृहविभाग क्रमांक एम. व्ही.ए.- ११६ / सीआर / 
आदेश 

३७/टीआर दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार मोटार वाहन 

कायदा कलम ११५ , ११६ (१) ( अ ) ( ब ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
वाचले . - ( १) तहसीलदार रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्रमांक 

अधिकाराचा वापर करून मी नितीन पवार , पोलीस उप आयुक्त , 
आरटीएस / ७०ब दावे/ २०१७, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

वाहतूक नवी मुंबई पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे : 
२०१७, १३ नोव्हेंबर २०१७ . 

(१) ठाणे-बेलापूर रोडने येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना एल. पी . 
( २) शासन परिपत्रक क्रमांक टीएनसी/ १२५७ / १०२५९ 

ब्रिज खालुन उजवीकडे वळून नेरूळमध्ये जाणेसाठी प्रतिबंध करण्यात 
एम , दिनांक १९ फेब्रुवारी १९५७. 

यावा, तसेच बेलापूर व नेरूळ मधून रोडने येणारी वाहने एल . पी . ब्रिज 
क्रमांक कवशा / कार्या- ३ / कावि - ७७७ / २०१७. — ज्याअर्थी, 

खालुन एम . आय . डी . सी तसेच उरण फाट्याकडे जाणेकरिता उजवीकडे 
तहसीलदार , रत्नागिरी यांनी उपोद्घातातील अ . क्र . ( १ ) अन्वये रत्नागिरी 

वळण घेणाऱ्या वाहनांना “ प्रतिबंध ”. 
तहसीलदार कार्यालयामध्ये कुळकायदा कलम ७० -ब चे दावे चालविणेचे 

पर्यायी मार्ग. 
अधिकार नायब तहसीलदार संवर्गातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी , 
निवडणूक नायब , तहसीलदार व गोदाम व्यवस्थापक यांना प्रदान करणेची 

ठाणे- बेलापुर रोडने येणारी वाहने ही एल . पी.ब्रिज खालुन उजवीकडे 
विनंती केली आहे ; 

न वळता सरळ उरण फाटा ब्रिज खालुन टर्न घेऊन अपोले सर्कल येथून 
त्याअर्थी, मी, श्री बाबासाहेब बेलदार , अपर जिल्हाधिकारी रत्नागिरी, 

नेरूळ मध्ये प्रवेश करतील. तसेच बेलापूर व नेरूळ मधून रोडने येणारी 

वाहने ही एल . पी. ब्रिज खालून उजवीकडे न वळता सरळ तुर्भे ब्रिज 
महाराष्ट्र शासनाचे महसूल विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक टीएनसी / 
१२५७/ १०२५९- एम, दिनांक १९ फेब्रुवारी १९५७ अन्वये प्रदान करण्यात 

खालुन उजवीकडे वळण घेऊन बेलापुर व एम . आय.डी. सी . भागत 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून , तहसीलदार रत्नागिरी यांना त्यांचे 

जातील . 
इतर महसूली कामकाज सांभाळून कलम ७०- ब अंतर्गत दावे त्वरीत ( २ ) एल. पी. सर्कल येथून डी . वाय. पाटील स्टेडिअम जवळुन 
निर्णित करणे सुलभ व्हावे याकरिता त्याच कार्यालयामध्ये कार्यरत जाणाऱ्या सर्व्हिस रोडचे सुरवातीचे रिक्षा स्टॅण्ड ते रमेश गॅरेज ते 
असलेले नायब तहसीलदार संवर्गातील पुरवठा निरीक्षण अधिकारी व भिमाशंकर कट येथे जाणेसाठी सर्व प्रकारच्या वाहनांना “ प्रवेश बंद " 
गोदाम व्यवस्थापक यांना या आदेशान्वये मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन 

तसेच सदर रस्त्याचे दोन्ही बाजुस “ नो पार्किंग ". 
अधिनियम , १९४८ चे कलम ७०- ब चे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

पर्यायी मार्ग. - एल. पी सर्कल ते उरण फाट्याकडे जाणारा व येणारा 
मात्र सदरचे दावे तहसिलदार यांनी स्वतःदाखल करून घेऊन संबंधित 
अधिकाऱ्याकडे कार्यवाहीसाठी वर्ग करण्याचे आहेत . तसेच उक्त 
कायद्याच्या तरतुदींचा सखोल अभ्यास करून संबंधित अधिकारी यांनी 

__ (३ ) भिमाशंकर कट, उरण फाटा - एल.पी. जक्शन -शिवाजी चौक 
दावे रितसर निर्णित करणेचे आहेत . 

शनि गेट - शनि मंदीर - आर. आर . पाटील उद्यान भिमाशंकर कट या 

रस्त्याच्या दोन्ही बाजुने “ नो पार्किंग ”. 
बाबासाहेब जा . बेलदार , 

सदरची अधिसूचना दिनांक २ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३ डिसेंबर 
रत्नागिरी . 

अपर जिल्हाधिकारी , 

२०१७ रोजी ००- ०० ते २४-०० पर्यंत अंमलात राहील . 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ . 

रत्नागिरी . 

सदरची वाहतूक नियंत्रण अधिसूचना ही परिवहन सेवेच्या बसेस , 
पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक नवी मुंबई यांजकडून पोलीस वाहने , फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका व इतर अत्यावश्यक सेवेतील 
अधिसूचना 

वाहनांना लागु होणार नाही . 
क्रमांक पोउपआ/ वाह / नमुं / ३५८४/ २०१७. - ज्याअर्थी, डॉ . डी . वाय . 

नितीन पवार , 
पाटील स्टेडियम, नेरूळ , नवी मुंबई या ठिकाणी दिनांक २ डिसेंबर नवी मुंबई , 

पोलीस उप आयुक्त ( वाहतुक ) , 
२०१७ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत “ गेस्ट लिस्ट दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७. 

नवी मुंबई. 
फेस्टीवल ४ गुड ” हा कार्यक्रम होणार असल्याने डॉ . डी . वाय. पाटील 
स्टेडियम, नेरूळ, नवी मुंबई परिसरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, वाहतुक 
सुरळीत व सुनियंत्रित रहावी याकरिता एल . पी.ब्रीज मार्गे डॉ. डी. वाय . 
पाटील स्टेडियम , नेरूळ, नवी मुंबईत येणाऱ्या वाहनांना प्रतिबंध बसणे 
आवश्यक आहे ; 


महामार्ग. 


वस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ २१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरूड , 

उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तुवर आणि 
जिल्हा रायगड यांजकडून 

दाव्या योग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे. असे अगर तिचा अधिकार 
मध्यंतरीय आदेश 

आहे , असे आढळून येईल . अशी सर्व मालमत्ता व वस्तु आणि दाव्या 
क्रमांक सनिमु / वि . १/ अवसायन म . आदेश / म . सह. अधि. कलम 

योग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , 
१०२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

पुस्तके यांचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे , मी , विठ्ठल सुर्यवंशी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ चे पोट 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरूड , जि . रायगड, आदेश देतो कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का करू 
की , जलरानी पर्यटक सेवा सहकारी संस्था मर्या., राजपुरी, ता . मुरूड, नये. याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून १ महिन्यांचे 
जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमआरडी / जीएनएल /( ओ ) आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे. वरील मुदतीत 
१४६० , दिनांक २ ऑगस्ट २०१० ने नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा खुलासा न आल्यास व दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम 
व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व त्यांचे अधिनियमातील कलम १०३( १ ) आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल . 
अन्वये संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . डी . एस . बांगर , सहकारी 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ डिसेंबर २०१७ 
अधिकारी , श्रेणी- २, मुरूड यांची नेमणूक करीत आहे . 

रोजी दिला असे. 
उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर वस्तुवर आणि 
दाव्या योग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 

विठ्ठल सुर्यवंशी, 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तु आणि दाव्या 

सहायक निबंधक , 
योग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , 

सहकारी संस्था , 
पुस्तक यांचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

मुरूड- रायगड . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ चे 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
पोट- कलम २ मधील तरतुदींनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम का करू 
नये याबाबत तसेच त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाच्या तारखेपासून १( एक ) 

मध्यंतरीय आदेश 
महिन्याचे आत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात येत आहे. क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास व दिलेला खुलासा समाधानकारक न महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि. क्र . २४ ) चे 
वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करणेत येईल . 

कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ डिसेंबर, २०१७ डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 
रोजी दिला असे . 

मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री . विठ्ठलादेवी दुग्ध व्याव. सह. संस्था 

मर्या. फणसगांव , ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
विठ्ठल सुर्यवंशी, 

डीजीडी / एजीआर/ ओ ३३१/ डी / ९५, दिनांक ७ डिसेंबर १९९५ या संस्थेचा 
सहायक निबंधक , 

कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १) 
सहकारी संस्था , 

अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी- २, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
मुरूड - रायगड. 

अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , मुरूड , 

नेमण्यांत येत आहे . 
जिल्हा रायगड यांजकडून 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दाव्या योग्य हक्कांवर 
मध्यंतरीय आदेश 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 
क्रमांक सनिमु/ वि . १/ अवसायन म. आदेश / म. सह . अधि. कलम 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 
१०२ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 

दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , विठ्ठल सुर्यवंशी , 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरूड , जि . रायगड, आदेश देतो हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर , २०१७ 
की , कोर्लेई महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., कोर्लई, ता . मुरूड , रोजी दिला आहे. 
जि . रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमआरडी /पीआरडी / ( आय ) 
१४५५, दिनांक २७ जुलै १९९८ ने नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार 

डी. एस. खताळ , 
गुंडाळण्यात यावा त्यांचे अधिनियमातील कलम १०३(१ ) अन्वये 

सहायक निबंधक , 
संस्थेकरिता अवसायक म्हणून श्री . डी . एस . बांगर , सह . अधिकारी , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
श्रेणी- २, मुरूड यांची नेमणूक करीत आहे . 

सिंधुदुर्ग. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
मध्यंतरीय आदेश 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे रोजी दिला असे . 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

डी . एस . खताळ , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग , 

सहायक निबंधक , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , सप्तकोटी भवानी त्रिपुर सुंदरी दुग्ध 

सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 
व्याव. सह. संस्था म. फणसगांव, ता . देवगड, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक 

सिंधुदूर्ग . 
एसडीजी / डीजीडी / एजीआर / ओ ४०३/ डी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१० 
या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग 
कलम १०३(१) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा 

मध्यंतरीय आदेश 
दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क- १/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

कलम १०२ (१ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग , 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्री महालक्ष्मी दुग्ध व्याव . सह . संस्था 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / म . कोकीसरे , ता . वैभववाडी, जि . सिंधदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

एजीआर/ ओ/ १०३/ डी / ८९ , दिनांक २० फेब्रुवारी १९८९ या संस्थेचा 
हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) 
रोजी दिला असे . 

अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 

अधिकारी सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
डी . एस . खताळ , 

नेमण्यांत येत आहे . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सिंधुदूर्ग. 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
__ मध्यंतरीय आदेश 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 

___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि . क्र . २४ ) चे रोजी दिला असे . 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

डी . एस . खताळ , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध) सिंधुदूर्ग , 

सहायक निबंधक , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की, श्री हनुमान दुग्ध व्याव . सह. संस्था म. 

सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 
कुसूर , ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एजीआर / 
ओ १०७ / डी / ९१, दिनांक ५ जानेवारी १९९१ या संस्थेचा कारभार बंद 
करणे यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) अन्वये सहकारी सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग 
अधिकारी श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , 

मध्यंतरीय आदेश 
सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि. क्र . २४ ) चे 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा । डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग , 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्रीस्वामी समर्थ महिला दुग्ध व्याव . 


सिंधुदूर्ग. 


आहे . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
सह. संस्था म. भुईबावडा, ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग 
एसडीजी / डीजीडी / एजीआर / ओ / ३२१ / डी / ९४ , दिनांक २१ एप्रिल 

मध्यंतरीय आदेश 
१९८४ या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क-१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी -२, अधीन जिल्हा 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / 

कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 

डी . एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग, 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , श्रीदत्त दुग्ध व्याव . सह . संस्था म . 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा वैभववाडी, ता . वैभववाडी, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

पीआरडी / ओ २५९७ / डी / ८०, दिनांक ३० ऑक्टोबर १९८० या संस्थेचा 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 

कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २ , अधीन जिल्हा दग्ध व्यवसाय विकास 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ अधिकारी ,सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
रोजी दिला असे. 

नेमण्यांत येत आहे. 
डी . एस . खताळ, संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

सहायक निबंधक, संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
सिंधुदूर्ग. ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
मध्यंतरीय आदेश 

रोजी दिला असे . 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 

डी . एस. खताळ , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि. क्र . २४ ) चे 

सहायक निबंधक , 
कलम १०२ (१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 

सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग , 

सिंधुदूर्ग. 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , दत्ताराम दुग्ध व्याव. सह. संस्था म . 
एडगांव, ता . वैभववाडी , जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्लूडी / 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदूर्ग 
एजीआर/ ओ / ४०१/ डी / ०९, दिनांक ३० मार्च २००९ या संस्थेचा कारभार 

मध्यंतरीय आदेश 
बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) अन्वये । 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी अधिकारी, श्रेणी - २, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा . अधि . क्र . २४ ) चे कलम 
अधिकारी, सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून १०२(१)( क) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , डी. एस . 
नेमण्यांत येत आहे . 

खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदूर्ग, मध्यंतरीय 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर आदेश देत आहे की , अन्वये कामधेनू दुग्ध व्याव. सह. संस्था म. कोळोशी, 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा ता . कणकवली, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त एजीआर / ओ/ ३६४ / डी / सन ९८, दिनांक ३० जून १९९८ या संस्थेचा 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 

अधिकारी , सिंधुदूर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
रोजी दिला असे . 

नेमण्यांत येत आहे . 
डी . एस . खताळ , 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सहायक निबंधक , संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

सिंधुदूर्ग. 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / केकेआय / एजीआर / ओ/ ३३२ / डी / ९५, दिनांक ११ डिसेंबर १९९५ या 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
__ हा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
रोजी दिला असे . 

विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 

नेमण्यांत येत आहे . 
डी . एस. खताळ , 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सहायक निबंधक , 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
सिंधुदुर्ग. 

ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
मध्यंतरीय आदेश 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
क्रमांक जिविअ /सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. - रोजी दिला आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि. क्र. २४ ) चे 

डी . एस . खताळ , 
कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

सहायक निबंधक , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये जयश्री महिला दुग्ध व्याव . सह. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
संस्था म. दिगवळे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 

सिंधुदुर्ग . 
केकेआय / एजीआर / ओ / ३८४ / डी / सन ९९ , दिनांक २८ जुलै १९९९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग 
या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 

मध्यंतरीय आदेश 
कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 
दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि. क्र . २४ ) चे 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 

कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्री देवी शांतादुर्गा दुग्ध व्याव . 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त सह . संस्था म . वडाचापाट , ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / एसडीजी / एमएलएन / एजीआर / ओ / ३६१ / डी / ९८ , दिनांक २६ मार्च 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

१९९८ या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 

कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी -२ , अधीन जिल्हा 
रोजी दिला आहे . 

दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारीसिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक । 
डी . एस . खताळ , 

अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सहायक निबंधक , 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 
मध्यंतरीय आदेश 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. रोजी दिला आहे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 

डी . एस . खताळ , 
कलम १०२( १ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

सहायक निबंधक , 
डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये तांबळवाडी दुग्ध व्याव. सह. 

सिंधुदुर्ग . 
संस्था म. शेर्पे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 


सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक । 
मध्यंतरीय आदेश 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 

__ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि . क्र . २४ ) चे रोजी दिला आहे . 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

डी . एस . खताळ , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 

सहायक निबंधक , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये अन्नपूर्णा दुग्ध व्याव. सह . संस्था 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
म . असरोंडी, ता . मालवण , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 

सिंधुदुर्ग. 
एमएलएन / एजीआर / ओ / ३९७/ डी , दिनांक १५ सप्टेंबर २००८ या 
संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
१०३ (१) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 

मध्यंतरीय आदेश 
विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
नेमण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि. क्र . २४ ) चे 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर कलम १०२ (१ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्रीदेव गवळदेव दुग्ध व्याव . 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक । सह. संस्था म . वाघवणे- देवली, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

एसडीजी / एमएलएन / एजीआर/ ओ/ ४२८ / सन १५, दिनांक ६ नोव्हेंबर 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 

२०१५ या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 
रोजी दिला आहे . 

कलम १०३ (१ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २, अधीन जिल्हा 

दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / 
डी . एस . खताळ, 

अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सिंधुदुर्ग . 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
मध्यंतरीय आदेश 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. ___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि . क्र . २४ ) चे रोजी दिला आहे . 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

डी . एस. खताळ , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

सहायक निबंधक , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये देवीमाऊली दुग्ध व्याव . सह . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
संस्था म. काळसे, ता . मालवण, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 

सिंधुदुर्ग. 
एमएलएन / एजीआर/ ओ/ १०९ / डी , दिनांक १४ मार्च१९९१ या संस्थेचा 
कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग 
अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 

मध्यंतरीय आदेश 
अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेची ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
नेमण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि. क्र . २४ ) चे 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तू किंवा दावा । डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग, 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये वेरळ पंचक्रोशी दुग्ध व्याव . 
भाग एक ( को . वि . पु. ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
सह. संस्था वेरळ , ता . मालवण, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / __ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
एमएलएन / एजीआर / ओ/ ४४४ / सन १६, दिनांक १८ मार्च २०१६ या 

मध्यंतरीय आदेश 
संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 

क्रमांक जिविअ /सिंधु / क-१ / मध्यंतरीय आदेश/ २०१७ / ७०३ . 
१०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा . अधि . क्र . २४) चे 
विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक 

कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

डी. एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये मुळदे दुग्ध व्याव. सह . संस्था 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 

म . मुळदे, ता. कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केडीएल / 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 

एजीआर / ओ / ११९ / डी , दिनांक २९ मे १९९९ या संस्थेचा कारभार बंद 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 

करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) अन्वये 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

सहकारी अधिकारी श्रेणी -२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
रोजी दिला आहे . 

नेमण्यात येत आहे . 


संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 


डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग . 


डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

___ सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
कलम १०२(१)(क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस. खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध),सिंधुदुर्ग., 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्री कलेश्वर दुग्ध व्याव. सह . 
संस्था म. कट्टा, ता . मालवण, जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
एमएलएन / एजीआर / ओ / ३५७/ डी , दिनांक १९ जानेवारी १९९८ या 
संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 
१०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / अवसायक 
म्हणून नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 


सह 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

____ मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग, 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये गोवर्धन दुग्ध व्याव . सह. संस्था 
म. कसाल, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केकेआर / 
एजीआर / ओ / ४०६ / डी , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१० या संस्थेचा 
कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) 
अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २ , अधीन जिल्हा दग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 


डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


२७ 


संस्था म. आईनमळा, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
केडीएल / एजीआर / ओ/ १०६ / डी , दिनांक १४ नोव्हेंबर १९८६ या संस्थेचा 
कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) 
अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
नेमण्यात येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

मध्यंतरीय आदेश 


तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त - 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक । 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क-१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७/ ७०३ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि. क्र . २४ ) चे 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये आंदुर्ले दुग्ध व्याव. सह. संस्था 
म . आंदुर्ले , ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केडीएल / 
एजीआर/ ओ/ १०४ / डी, दिनांक ११ जानेवारी १९९४ या संस्थेचा कारभार 
बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ (१ ) अन्वये 
सहकारी अधिकारी, श्रेणी- २, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
नेमण्यात येत आहे. 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक । 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

___ सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये महापुरूष दुग्ध व्याव . सह . 
भाग एक ( को.वि .पु.) – ४अ 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१७ / ७०३. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये नेरुर देवुळवाडा दुग्ध व्याव. 
सह . संस्था म . वेताळ, नेरुर , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी/ केडीएल / एजीआर/ ओ/ १२४ / डी, दिनांक १४ जुलै १९८८ 
या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा 
कलम १०३( १ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी- २, अधीन जिल्हा 
दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक । 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
रोजी दिला आहे . 

डी . एस. खताळ , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
मध्यंतरीय आदेश 

रोजी दिला आहे. 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 

डी . एस . खताळ , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 

सहायक निबंधक , 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), सिंधुदुर्ग , 

सिंधुदूर्ग. 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये पावणादेवी दुग्ध व्याव. सह . 
संस्था म. कसाल, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदूर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
केडीएल / एजीआर / ओ/ ३३४ / डी , दिनांक २८ जून १९९६ या संस्थेचा 

मध्यंतरीय आदेश 
कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३(१ ) । 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 
अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा . अधि. क्र . २४ ) चे 
अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 

कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
नेमण्यात येत आहे. 

डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्रीदेवी भराडी दुग्ध व्याव . सह. 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 

संस्था म . रांगणा तुळसुली, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 

एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ/ ४१४/ डी, दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१४ 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 

या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / 
रोजी दिला आहे. 

अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे . 
डी . एस. खताळ , 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
सहायक निबंधक , 

संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 
__ सिंधुदुर्ग. 

दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
मध्यंतरीय आदेश 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. रोजी दिला असे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 

डी . एस . खताळ , 
कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारनुसार मी , 

सहायक निबंधक , 
डी. एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), सिंधुदुर्ग , 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये स्वयंभू रामेश्वर दुग्ध व्याव . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
सह. संस्था म . अणाव, ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक 
एसडीजी / केडीएल / एजीआर / ओ/ ३९८ / डी, दिनांक ८ डिसेंबर २००८ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
या संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी-२ , अधीन जिल्हा 

मध्यंतरीय आदेश 
दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क-१/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 
अवसायक म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि. क्र . २४ ) चे 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तु किंवा दावा डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्रीदेवपूर्वस दुग्ध व्याव . सह . 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / । संस्था म. आवळेगांव, ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी. 

केडीएल / एजीआर / ओ / ४३३ / सन १५, दिनांक ११ डिसेंबर २०१५ या 


सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम ___ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
१०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 

मध्यंतरीय आदेश 
विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क-१ /मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 
म्हणून नेमण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 

कलम १०२(१ )( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डॉ ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता. वस्त किंवा दावा मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये कोचरा दुग्ध व्याव . सह. संस्था 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर म . कोचरा, ता . वेगुर्ला, जि .सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ व्हीएलए / 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 

एजीआर / ओ / ३२५ / डी , दिनांक २५ एप्रिल १९९४ या संस्थेचा कारभार 

बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२ , अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 
हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून नेमण्यांत 
रोजी दिला आहे . 

येत आहे . 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दाव्या योग्य हक्कावर 
डी . एस. खताळ , संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 

सहायक निबंधक , तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्त 
सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

ऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
सिंधुदुर्ग . 

अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 

रोजी दिला आहे . 

डी . एस . खताळ , 
मध्यंतरीय आदेश 

सहायक निबंधक , 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 

सिंधुदुर्ग . 
कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ),सिंधुदुर्ग , 

मध्यंतरीय आदेश 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्री एकता दुग्ध व्याव. सह . 

क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ मध्यंतरीय आदेश / ७०३/ २०१७. 
संस्था म. न्हैचिआड, ता. वेंगुर्ला, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महा. अधि . क्र . २४ ) चे 
व्हीएलए/ एजीआर / ओ/ १०९/ डी , दिनांक १६ ऑगस्ट १९९५ या संस्थेचा कलम १०२( १)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम १०३( १ ) 

डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सिंधुदुर्ग, 

मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , अन्वये श्री घोडेमुख दुग्ध व्यव . सह . 
अन्वये सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास 

संस्था म . न्हावेली, ता . सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक 
अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 

आरडीजी / पीआरडी / ओ / २६४/ डी , दिनांक २१ जानेवारी १९८१ या 
नेमण्यांत येत आहे . 

संस्थेचा कारभार बंद करण्यात यावा आणि त्याच अधिकारातील कलम 

१०३ (१ ) अन्वये सहकारी अधिकारी , श्रेणी -२, अधीन जिल्हा दुग्ध व्यवसाय 
संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 

विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचेऋणपरिशोधक / अवसायक म्हणून 
संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 

नेमण्यांत येत आहे . 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर 
दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता, वस्तु किंवा दावा 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर 

दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपरिनिर्दिष्ट 
___ हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 

ऋणपरिशोधक / अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 
रोजी दिला आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ 
डी . एस . खताळ, 

रोजी दिला आहे . 
सहायक निबंधक , 

डी . एस . खताळ , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सहायक निबंधक , 
सिंधुदुर्ग. 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
मुंबई यांजकडून 

महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई / एचएसजी/ २५८ / (टीसी)/ १४१२० / आलेली आहे व उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि 
२००७- २००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच / पूर्वविभाग , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पाम ओकर को - ऑपरेटिव्ह “ गृहनिर्माण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट सर्वे नं . ३०२, हिस्सा नं . २१, (पार्ट ) 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
सिटी सर्वे नं . ६८४४ , व्हिलेज कोलेकल्याण, कोलिव्हरी व्हिलेज , 

बजरंग जाधव , 
कालिना, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी पनवेल, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम २४ ) याच्या ९(१ ) 

दिनांक ६ जून २००८ . 

पनवेल . 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) । 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , जी - एस विभाग, मुंबई 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 

यांजकडून 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु - जी -एस / एचएसजी /( टीसी)/ ८८२२ / 

०८ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी - एस विभाग, मुंबई याद्वारे 
एम . बी . सांगळे , 

अधिसूचित करीत आहे की , वीर बद्रिश्वर को - ऑपरेटिव्ह हौ . सोसायटी 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

लि ., सी .टी . सी . एस. नं . २५४ / १५०, शिंदे बिल्डिंग कंपाऊंड, सेनापती 
दिनांक २४ एप्रिल २००८ . एच / पूर्व विभाग , मुंबई . 

बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, ही गृहनिर्माण संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच / पूर्व विभाग , 

संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) 
मुंबई यांजकडून 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ च्या नियम क्र . 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएचई/पीआरडी /( आय ) / २५९ / १०७ / 

१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
२००७- २००८ . - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच / पूर्व विभाग , 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्रीपाद महिला औद्योगिक 

आले आहे. 
उत्पादक सहकारी संस्था, मर्यादित , १० / ५, प्रतिरक्षा नगर , वाकोला 
ब्रीज, सांताक्रुझ ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५५, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

राजेंद्र पवार , 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम २४ ) याच्या ९ (१ ) 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) दिनांक २५ एप्रिल २००८ जी - एस विभाग , मुंबई . 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ औद्योगिक उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जी - एस विभाग , 
उत्पादक संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्य - जी -एस / एचएसजी /(टीसी) / ८८२१ / 
एम . बी . सांगळे , 

२००८ . - उपनिबंधक सहकारी संस्था, जी - एस विभाग , मुंबई, याद्वारे 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अधिसूचना करीत आहे की , श्री साती आसरा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
दिनांक २४ एप्रिल २००८ . ___ एच / पूर्व विभाग, मुंबई. 

सोसायटी लि ., फायनल प्लॉट नं . १०४६, टी . पी. एस . IV, पिवळी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल - रायगड चाळ , न्यु प्रभादेवी मार्ग, प्रभादेवी , मुंबई ४०० ०२५, ही संस्था महाराष्ट्र 
यांजकडून 

सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात 
क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्युएल / एचएसजी/ (टीसी) / १९७५ / २००८ 

आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण " 
०९ / २००८ . — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, तालुका 

गृहनिर्माण संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
पनवेल याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , राधा स्मृती को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लि ., पनवेल, प्लॉट क्रमांक ६३, फायनल प्लॉट 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
क्रमांक २०५ / ६६ , मिडलक्लास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी , 

राजेंद्र पवार, 
ता . पनवेल , जि . रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल / मंबई , 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, 
एचएसजी/( टीसी)/ १९७५ / २००८-०९ / २००८ , दिनांक ६ जून २००८ , दिनांक २४ एप्रिल २००८ . जी -एस विभाग , मुंबई. 


मुंबई , 


मुंबई , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ ३१ 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , के - पूर्व विभाग , आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
___ मुंबई यांजकडून 

संस्था १९६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे गृहनिर्माण संस्था असून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेई / एचएसजी/ टीसी / १४१५२/ २००८ . 

उपवर्गीकरण भाडेकर सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , के- पूर्व विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसचना 

नितिन काळे , 
करीत आहे की , नियो. रिबेलो इन्क्लेव्ह को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., 

सहायक निबंधक , 
सीटीएस नं . १७/ २, ते १७/ २- बी , १७/ २- सी , वैरावली व्हिलेज , 

दिनांक ६ जून २००८ . सहकारी संस्था , झो . पु. प्रा ., मुंबई. 
महाकाली केव्हज रोड , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ९३ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन 
आलेली आहे. व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 

प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 
सहकारी संस्था १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी /११४८९ / सन २००८ / 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 

५३६ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

प्राधिकरण ) मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , श्री गणेश 

सुभाष पाटील , ( मुलुंड ) एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस 
मुंबई , 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नं . ७४७ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज मुलूंड, गणेश नगर , दिनदयाल उपाध्याय 
दिनांक ३ जून २००८ . 

के -पूर्व विभाग, मुंबई . मार्ग, मुलुंड (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८०, महाराष्ट्र सहाकारी संस्था 

अधिनियम, १९६० (१९६१ चा नियम २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल - रायगड , 

नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि 
यांजकडून 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
क्रमांक . आरजीडी / पीडब्ल्युएल / एचएसजी /( टीसी) / १९७६ / “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
२००८- २००९ / २००८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
तालुका पनवेल याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , जेसेल मेलोडी 

नितिन काळे , 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., पनवेल, तक्का, प्लॉट क्रमांक 

मुंबई, 
३०३/ २, ता . पनवेल, जि ., जिल्हा रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /( टीसी) /१९७६ / २००८- २००९ / २००८ , दिनांक 

दिनांक ६ जून २००८ . 

झो. पु. प्रा., मुंबई. 
९ जून २००८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९६० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, झोपडपटटी पुनर्वसन 
( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 

प्राधिकरण, मुंबई यांजकडून 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तीचे वर्गीकरण 

क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ ११४८८ / सन २००८ / 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 

५०४. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( झोपडपट्टी पुनर्वसन 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

प्राधिकरण ) मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , विठ्ठल रखुमाई 

एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी . एस. नं . २९८ पार्ट , 
बजरंग जाधव, 

२९९ ते ३०५ , ३०६ पार्ट , अं. भू.क्र . २४ ते ३७, शिवडी- वडाळा 
पनवेल , 

सहायक निबंधक , 

स्कीम नं . ५७ दादर - नायगांव डिव्हीजन , कात्रक रोड , वडाळा, 
दिनांक ९ जून २००८ . 

सहकारी संस्था, पनवेल . मुंबई ४०० ०३१, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 

चा नियम २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, झोपडपट्टी पुनर्वसन 

अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
प्राधिकरण , मुंबई यांजकडून 

चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए /एचएसजी/ टीसी/ ११४९० / २००८ / उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
५३७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्थान ( झोपडपट्टी पुनर्वसन 

आले आहे. 
प्राधिकरण ) मुंबई, याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , अवनी ( मुलुंड ) 
एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . ७६६. ७६६ / 

नितिन काळे , 
१ ते ११ ऑफ व्हिलेज मुलूंड , दादासाहेब गायकवाड रोड , 

. मुंबई , 

सहायक निबंधक , 
मुलूंड- पश्चिम, मुंबई ४०० ०८० महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , दिनांक ५ जून २००८ . सहकारी संस्था , झो . पु. प्रा ., मुंबई . 
१९६० ( १९६१ चा नियम २४ ) यांच्या ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८-१४ , २०१८ / माघ १९- २५ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल यांजकडून २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
मध्यंतरीय आदेश 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र 
क्र . सनिप /विकास- २/ एच . ओ. सी . स्कुल एम्लॉ / ३६९ / अवसायन / सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
म . आ ./ सन २००८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संस्था " 
कलम १०२(१ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या असे आहे . 
अधिकारपरत्वे मी बजरंग जाधव, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

बी . एस . वानखेडे, 
पनवेल, जिल्हा रायगड, एच. ओ. सी . स्कुल एम्लॉ को - ऑ क्रेडीट 

देवगड, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सोसायटी मर्या, रसायनी , तालूका पनवेल , जिल्हा रायगड नोंदणी 

दिनांक २६ मार्च २००८. 

देवगड . 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्लुएल / ओ ५०५ , दिनांक १४ जून ८७ अन्वये 
नोंदणी करण्यात आलेल्या संस्थांचे कामकाज बंद करणेचा आदेश देत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
आहे व सहायक सहकारी अधिकारी यांची वरील संस्थेचे आवश्यक 

आदेश 
म्हणुन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 

क्रमांक सनिदे/ ब-१/सिंवियंउऔससं /मुणगे / अव / नोंर / ०८ . – 
( १ ) अन्वये नेमणूक करीत आहे . संस्थेच्या मालकांना वरील 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ (२) अंतर्गत 
आदेशाबाबत काही म्हणणे मांडावयाचे असल्यास आपले म्हणणे खाली 

महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोउद्योग विभाग यांचा आदेश 
सही करणाऱ्याकडे सदर आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत 

क्र . सीएसएल / १४९३ / १०६८ / ४७ / १५ - सी , दिनांक ८ ऑगस्ट १९९३ 
सादर करावे. सदर मुदतीत संस्था चालकांचेम्हणणे न आल्यात अथवा 

अन्वये अधिकाराचा वापर करुन मी श्री . बी . एस . वानखेडे, सहायक 
दिलेला खुलासा पुरेसा समाधानकारक नाही असे आढळून आल्यास 
संस्थेचे कामकाज गुडांळणेचा आदेश कायम करण्यात येईल . 

निबंधक , सहकारी संस्था . देवगड , ता. देवगड , जिल्हा सिंधुदूर्ग याद्वारे , 

अवसायक, सिंधुदूर्ग विणकर यंत्रामाग उत्पादक औद्योगिक सहकारी 
सदर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची ज्या मालमत्तेवर , वस्तुवर आणि 

संस्था मर्या. मुणगे, तालूका देवगड , क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / 
दाव्यायोग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल, किंवा तिचा अधिकार 

पीआरडी / ( आव)/ ९०२/ सन ९० , दिनांक. २ जानेवारी १९९० यांनी 
आहे. असे आढळुन येईल अशी सर्व मालमत्ता वस्तु आणि दाव्यायोग्य 

सादर केलेला अवसायनाचा अंतिम अहवाल स्वीकृत करीत असून 
हक्क संस्थेच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , दस्ताऐवज व कागदपत्रे त्यांचा 

संथेचे संपूर्ण कामकाज व अर्थिक व्यवहार गुडांळण्याचे याद्वारे आदेश 
ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपरिनिर्दिष्ट अवसायक यांचेकडे 

देत आहे . 
तात्काळ हस्तांतरण करावयाची आहे . 
हा आदेश मी माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ९ जून २००८ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१( अ ) 
रोजी देत आहे . 

अन्वये प्रदान आलेल्या अधिकारान्वये सिंधुदूर्ग विणकर यंत्रामाग उत्पादक 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या, मुणगे, तालूका देवगड संस्थेचे पंजीबद्ध 

क्र. एसडीजी / डीजीडी /पीआरडी/ ( आव)/ ९०२ / सन ९०, दिनांक २ जानेवारी 
बी . एम . जाधव , 

१९९० या द्वारे रद्द करीत आहे. 
सहायक निबंधक , 

अवसायक यांनी संस्थेच्या संपूर्ण हिशोबाची कागदपत्रे व पुस्तके 
सहकारी संस्था , पनवेल . 

या कार्यालयात एक महिन्याच्या आत जमा करावीत . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, देवगड यांजकडून सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २००८ रोजी मी माझे सही 
क्रमांक एसडीजी / डीजीडी / आरएसआर / एसआर / ९०९ / व कार्यालयीन मुद्रेसह पारीत केला आहे. 
२००७ -२००८ / सन २००८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
देवगड , तालूका देवगड , जिल्हा सिंधुदूर्ग , उद्दघोषीत करतात की , 

बी . एस . वानखेडे, 
कांजळादेवी हरियाली सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या., महाळगे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 
गावठणवाडी , तालूका देवगड, जिल्हा सिंधुदूर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 

देवगड . 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ८ -१४, २०१८ /माघ १९ - २५ , शके १९३९ ३३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून २४ ) यांच्या ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
जा . क्र . एस् डी जी / डी जी डी / आर एस आर / एस् आर ९१० 

अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ 
२००७-२००८ सन २००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
देवगड , तालुका देवगड , जिल्हा सिंधुदुर्ग उपघोषित करतात की , 

उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” आहे. 
निर्मलगंगा सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या., कातवणेश्वर १९६० 
( १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ( ४ ) चे कलम ९(१ ) 

एम. के . अहिरे , 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

शहापूर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उपरनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र दिनांक १० जून २००८ . 

शहापूर . 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ साधन संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सेवा साधन 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहापूर यांजकडून 
संस्था ” असे आहे . 

क्रमांक टिएनए / एसपीआर /एलएफटी /६६४ / सन २००८. - सहायक 

निबंधक , सहकारी संस्था, शहापूर , जिल्हा ठाणे, याद्वारे अधिसूचित 

बी . एस . वानखेडे, करीत आहोत की , गुरुमाऊली उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था, मर्या., 
देवगड , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, । जरंडी., मु . जरंडी, पो . खर्डी, ता . शहापूर , जिल्हा ठाणे ही संस्था 
दिनांक २९ मार्च २००८. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चे महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम २४ ) यांच्या ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 

आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
जा . क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी / आरएसआर / एसआर / ९०८ / २००७ 

संस्था , १९६१ च्या नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ उपसा 
२००८ / सन २००८ . – दिनांक २६ मार्च २००८ सहायक निबंधक , 

संस्था ” असून . उपवर्गीकरण “ उपसा जलसिंचन संस्था " असे 
सहकारी संस्था, देवगड, तालुका देवगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग उद्घोषीत 

करण्यात आले आहे. 
करतात महापुरुष सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या., पोखरे, बागवाडी, 
तालुका देवगड , जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

आय. व्ही . तडवी , 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम शहापूर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
२४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे , 

दिनांक २८ मे २००८ . 

शहापूर . 


देवगड . 


उपरनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ साधन संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सेवा साधन संस्था ” असे 
आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शहापूर यांजकडून 
____ क्रमांक टिएनए / एसपीआर / एचएसजी /(टिसी)/ १९८५२ / 
सन २००८. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शहापूर , जिल्हा 
ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहोत की., निळकंठ सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था. मर्या., कळंभे सर्व्हे नं . ३९ / ४०, मु. पो. कळंभे, तालुका शहापूर, 
जिल्हा ठाणे ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा अधिनियम २४ ) यांच्या ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे. 


बी . एस . वानखेडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

देवगड . 


देवगड , 
दिनांक २६ मार्च २००८. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शहापूर यांजकडून 
क्रमांक टिएनए/ एसपीआर / एचएसजी/ (टिसी)/ १९८५३ / 
सन २००८. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शहापूर , जिल्हा 
ठाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहोत की - पारिजात सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था. मर्या., शहापूर सर्व्हे नं . २० , २१, १०३ / ४, प्लॉट नं . ३० , 
गुजराथीनगर , शहापूर , मु. पो, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम 
भाग एक ( को . वि .पु.) - ५ 


शहापूर , 
दिनांक २९ मे २००८ . 


आय. व्ही . तडवी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

शहापूर . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

(f) Assemblies in or about law courts and 
POLICE (OPERATIONS) , 

offices of the Government and local bodies in 
AND EXECUTIVE MAGISTRATE , 

discharge of Governmental or Semi-Governmental 
GREATER MUMBAI 

functions. 
Order 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 

and other educational institutions for academic 
No. CP/XI(6 )/A . P . 1701(25 )/2017 . — Whereas, it is 

activities. 
considered necessary by me for the preservation 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
of the public order to prohibit any assembly of 

establishments for normal trade, business and 
five or more persons and any procession of any 

callings. 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 

(i) Such other assemblies and the processions 
and for the period hereinafter mentioned . 

as may be permitted by Zonal Deputy 
Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 

their supervisory officers. 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 

Notwithstanding the expiration of this order 
me by sub -section (3 ) of section 37 read with 

after the period hereinabove mentioned , - 
sub - section ( 2 ) of section 10 of the Maharastra 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
Police Act , 1951 (Mah .. Act XXII of 1951) do , 

may be instituted , continued or enforced . 
prohibit : 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
(i) Any assembly of five or more persons, incurred in respect of any contravention of this 
(ii) Any procession of any persons ; and order may be imposed as if this order had not 

( iii ) Any use of loudspeakers and amplifying expired . 
instruments, musical band and bursting of 

I, further direct that this order will be published 
crackers in any procession by the assembly for 

and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
the period commencing from 00 - 01 hours on 

copies thereof in conspicuous public places, and 
2nd January 2018 and ending at 24 -00 hours 

by proclaiming the same through loudspeakers or 
on 16th January 2018 throughout the City of 

megaphones as well as publishing through media 
Brihan Mumbai. 

of whatever form available ; 
The prohibition contained in the order shall 

Given under my hand and seal this 30th 
not apply to : 

December 2017 . 
( a ) Marriage /thread naming ceremony , 
assemblies etc . 
(6 ) Funeral assemblies and procession on 

DEEPAK DEORAJ, 
way to crematorium /burial places. 

Deputy Commissioner of 
(c) Statutory meeting of companies of clubs, 

Police (Operations ), 
co -operative societies and other societies and 

and Executive Magistrate , 
associations. 

Greater Mumbai. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas for 
performances as the case may be. 


ma 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


३५ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

GREATER MUMBAI 


( B ) Any person or individual who notices such 
type of activities being used with the intent to 
obstruct landing , take off and flying operations 
of any aircraft shall inform the nearest Police 
Station . 


Order 


(U /s 144 of CRPC 1973 ) 


4 . This order shall come into force with effect 
from 26th December 2017 and shall be effective 
for a period of 60 days upto 23rd February 2018 
(both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 


5 . Any person contravening this order shall 
be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code . 


6 . Asthe notice cannot be served individually 
on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information 
of public, through press, and by affixing copies on 
the Notice Boards of the police stations, Divisional 
ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices and 
by affixing copies at Tahsil and Ward offices. 


No. CP /XI (6 )/1134 /( 06 )/2017 . - Whereas 
reports have been received that due to the 
situation prevailing in the areas under the control 
of Commissioner of Police , Brihan Mumbai, it is 
noticed that paragliders fly , balloons, high riser 
crackers , release of light objects , kites are sent 
in and around the approach of funnel if runways 
and the Laser Light Beams are flashed towards 
the direction of the landing aircraft, in the Free 
Flight Zone Around Chhatrapati Shivaji 
International Airport area thereby endangering 
the Safety of Flights in the said Area . 

2 . And whereas it is necessary that some 
check should be put on the flying of paragliders 
and sending of balloons , high riser crackers , 
release of light objects , kites and usage of Laser 
Beam illumination and establishing a Laser Beam 
Free Flight Zone around Chhatrapati Shivaji 
International Airport so that usage of paragliders , 
balloons, high riser crackers , release of light objects, 
kites Laser Beams should not affect Aircraft 
landing , take off and Aircraft flying operations and 
that immediate action is necessary for the 
prevention of the same. 

3 . Now , therefore I, , Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police , (Operations), Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
conferred upon me u ./ sec 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 (Act II of 1974 ) r / w the 
Commissioner of Police Brihan Mumbai s Order 
dated 23rd December 1959 u /s 10 sub -section (2 ) 
of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act 
XXII of 1951) do hereby order that , 


Given under my hand and seal this the 
19th day of the December 2017 . 


DEEPAK DEORAJ, 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations ), 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


( A ) in the jurisdiction of Mumbai Police 
Commissioner, No person shall use paragliders , 
send ballons , high riser crackers , release of 
light objects ,kites and Laser Beam in Free Flight 
Zone around Chhatrapati Shivaji International 

Airport. 
भाग एक ( को .वि .पु.) – ५अ 


eas 


INI 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE And whereas, in the “ MAKAR SANKRANTI ” 
GREATER MUMBAI 

kite festival, kite flying takes place in large scale 

on all over Mumbai. 
Order 
(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL 

Now therefore , I , Deepak Deoraj, Deputy 
PROCEDURE CODE . 19731) 

Commissioner of Police , (Operations), Greater 

Mumbai and Executive Magistrate , vide powers 
No. CP /XI(6 ) NYLON MANJA /( 1)2018 . — Whereas 

conferred upon me u /sec 144 of the Criminal 
during the kite flying festival injury is caused to 

Procedure Code 1973 (Act II of 1974 ), do hereby 
the people and the birds on account of pucca thread 

order that the period of 30 day s i.e . 13th January 
made out of plastic or similar such synthetic 

2018 to 11th February 2018 . Not to allow the use, 
material commonly known as Nylon Manja . These 

sale and storage of the pucca threads commonly 
injuries many a times turn out to be fatal causing 

known as Nylon Manja made of the plastic or any 
death of people and birds, it is therefore desirable 

such synthetic material which is likely to cause 
to protect the people and birds from the fatal effects 

grievous injury to the birds as well as to human 
of the kite flying thread made out ofnylon or plastic 

being specially during the festivals where kite 
or synthetic thread ; 

flying is played in the jurisdiction of Brihan 
And Whereas , all these cut threads alongwith Mumbai Police Commissionerate . 
the kites remain on the land . Because of the very 

This order shall remain in force with effect from 
long life of the plastic materials which are 

00 .01 hrs. of 13th January 2018 till 24.00 hrs. of 
non -biodegradable in nature and can cause 

11th February 2018 unless withdrawn earlier . 
ecology and animals once they touch the soil strata , 
these threads continue to cause problem such as 

Any person contravening this order shall be 

punishable under Section 188 of the Indian Penal 
blockage of sewers , drainage lines, natural water 

Code , 1860. 
ways such as rivers, streams, adversely effects on 
soil and waterways and cattle population caused As the notice cannot be served individually to 
by cutting or falling of such threads, suffocation all concerned the order is hereby passed ex - parte , 
of cows and other animals who ingest food items It shall be published for the information of public , 
alongwith such nylon / plastic materials. Thus the through press and by affixing copies on the Notice 
impact of such plastic materials used for making Board of the police stations, Divisional ACSP , Zonal 
threads is many and varied ; 

DCsP , Municipal Ward offices and by affixing 

copies at Tehsil and Ward offices . 
And whereas , extensive use of such synthetic 
thread which are non bio - degradable , often result Given under my hand and seal this the 9th day 
in flash -over on the power lines and substations, of the January 2018 . 
Which many cause power interruptions to 
consumer, straining and damaging electrical 

DEEPAK DEORAJ, 
assets, causing accidents , injuries to wildlife and 
loss of life , damage to environment and therefore 

Deputy Commissioner of 
prevent use of such nylon threads for kite flying ; 

Police (Operations), 

and Executive Magistrate . 
And whereas , it is desirable to protect the 

Greater Mumbai. 
innocent birds which are getting extinct day by 
day and classified as rare and endangered species. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८- १४, २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ ३७ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE 

(f) Assemblies in or about law courts and 
(OPERATIONS), GREATER MUMBAI 

offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental 
Order 

functions. 
No . CP /XI(6 )/ A .P . /701( 21)/2017 — Whereas, it is 

(g ) Assemblies in or about schools, colleges 
considered necessary by me for the preservation 

and other educational institutions for academic 
of the public order to prohibit any assembly of 

activities. 
five or more persons and any procession of any 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 

establishments for normal trade, business and 
and for the period hereinafter mentioned . 

callings . 
Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 

(i) Such other assemblies and the processions 
Commissioner of Police (Operations ), Brihan 

as may be permitted by Zonal Deputy 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 

their supervisory officers. 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 

Notwithstanding the expiration of this order 
Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , 

after the period hereinabove mentioned , - 
prohibit : 

( a ) Any investigation or legal proceedings 
(i) Any assembly of five or more persons, may be instituted , continued or enforced . 
(ii) Any procession of any persons ; and 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
(iii) Any use of loudspeakers and amplifying incurred in respect of any contravention of this 
instruments, musical band and bursting of order may be imposed as if this order had not 
crackers in any procession by the assembly for expired . 
the period commencing from 00 -01 hours on 

I, further direct that this order will be published 
3rd November 2017 and ending at 24 - 00 hours 

and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
on 17th November 2017 throughout the City 

copies thereof in conspicuous public places , and 
of Brihan Mumbai. 

by proclaiming the same through loudspeakers or 
The prohibition contained in the order shall 

megaphones as well as publishing through media 
not apply to : 

of whatever form available . 
( a ) Marriage /thread naming ceremony, 

Given under my hand and seal this 30th October 
assemblies etc . 

2017 . 
(b ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematoriums/burial places. 

DEEPAK DEORAJ, 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, 

Deputy Commissioner of 
co -operative societies and other societies and 

Police (Operations), 
associations. 

and Executive Magistrate , 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, 

Greater Mumbai. 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses, 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४, २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS), 
AND EXECUTIVE MAGISTRATE 

GREATER MUMBAI. 


Order 


(f) Assemblies in or about law courts and 
offices of the Government and local bodies in 
discharge of Governmental or Semi-Governmental 
functions. 

(g ) Assemblies in or about schools , colleges 
and other educational institutions for academic 
activities . 

(h ) Assemblies in factories , shops and 
establishments for normal trade, business and 
callings. 

(i) Such other assemblies and the processions 
as may be permitted by Zonal Deputy 
Commissioners of Police , Brihan Mumbai and 
their supervisory officers. 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

( a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture of punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed as if this order had not 
expired . 


No. CP /XI(6 )/ A .P . /701(23 )/2017 . — Whereas, it is 
considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of 
five or more persons and any procession of any 
persons throughout the City of Brihan Mumbai 
and for the period hereinafter mentioned . 

Now , therefore , I, Deepak Deoraj, Deputy 
Commissioner of Police (Operations), Brihan 
Mumbai in exercise of the powers conferred upon 
me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with 
sub - section (2 ) of section 10 of the Maharashtra 
Police Act , 1951 (Mah .. Act XXII of 1951) do, 
prohibit : 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii) Any procession of any persons ; and 

(iii) Any use of loudspeakers and amplifying 
instruments , musical band and bursting of 
crackers in any procession by the assembly for 
the period commencing from 00 -01 hours on 
3rd December 2017 and ending at 24 - 00 hours 
on 17th December 2017 throughout the City of 
Brihan Mumbai. 

The prohibition contained in the order shall 
not apply to : 

(a ) Marriage /thread naming ceremony , 
assemblies etc . 

(6 ) Funeral assemblies and procession on 
way to crematorium /burial places . 

(c ) Statutory meeting of companies of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations. 

( d ) Social gathering and meeting of clubs , 
co -operative societies and other societies and 
associations to transact their normal business . 

(e ) Assemblies in or about Cinema houses , 
theatres or any place of public amusement for 
the purpose of watching films, dramas or 
performances as the case may be. 


I, further direct that this order will be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places and 
by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media 
of whatever form available . 


Given under my hand and seal this 29th 
November 2017. 


ceren 


DEEPAK DEORAJ, 
Deputy Commissioner of 

Police (Operations), 
and Executive Magistrate 

Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५, शके १९३९ 


३९ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 

RAILWAYS MUMBAI 


Order 


2 . If any persons goes armed with such article 
or carrying any corrosive substance or explosive 
or missile in contravention of such prohibition he 
shall be liable to be disarmed of the corrosive 
substance or explosive or missile shall be liable to 
seized from him by any police officer and the 
article corrosive substance , explosive or missile so 
seized shall be forfeited to the State Government. 


3 . Any assembley , program , public meeting 
or procession of five or more than five persons in 
a public place , without due permissions is 
prohibited . 


4 . This order will not be applicable to any 
person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required 
by his superiors or by the nature of his duties , to 
carry weapons. The order will also not be 
applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
or Chowkidars etc., employed on watch - n -ward 
duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 34, feet . 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 
2017 — 25 . — Whereas, I consider it necessary for 
the preservation of public peace and public safety 
in Mumbai Railway Police Commissionerate , 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai in exercise of the powers 
conferred upon me under sub -sections ( 1) (2 ) and 
( 3) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 
1951 (Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the 
following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00 -01 hours 
of 30th December 2017 to 24 -00 hrs. of 13th January 
2018 : 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels , 
swords , spears , bludgeons , unlicensed gus , 
knives , sticks or lathis or any other articles 
which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such 
firearms where license has been granted by 
this authority or where specific permission is 
sought for carriage of such arms from the 
competent authority . 

(6 ) The carrying of any corrosive substance 
or explosive. 

(c ) The carrying , collection and preparation 
of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles. 

(d ) The exhibition of persons or corpses or 
figures of effigies thereof. 

(e ) The public utterance of cries, singing of 
song, playing of music . 

(f) Delivery of harangues, the use of gestures 
or mimetic , representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of 
pictures, symbols , playcards or any other object 
or thing which may in the opinion of any 
police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend 
to over -throw the State . 


5 . Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not 
expired . 


6 . I, further direct that this order shall be 
published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof 
in conspicuous public places and by announcing 
the samethrough Railway announcement System , 
loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
through media . 


Given under myhand and seal this 26th December 
2017 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


or C 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ८ - १४ , २०१८ / माघ १९ - २५ , शके १९३९ 
BY THE COMMISSIONER OF POLICE , 2 . If any persons goes armed with such article 
RAILWAYS MUMBAI 

or carrying any corrosive substance or explosive 

or missile in contravention of such prohibition he 
Order 

shall be liable to be disarmed of the corrosive 
No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS / substance or explosive or missile shall be liable to 
2017 — 24 . — Whereas, I consider it necessary for seized from him by any police officer and the 
the preservation of public peace and public safety article corrosive substance , explosive or missile so 
in Mumbai Railway Police Commissionerate, seized shall be forfeited to the State Government. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police , 

3 . Any assembley , progran , public meeting or 
Railways Mumbai in exercise of the powers 

porcession of five or more than five persons in 
conferred upon me under sub -sections ( 1 ), ( 2 ) 

apublic place , without due permissions is 
and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 

prohibited . 
Act , 1951 (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit 
the following acts throughout Mumbai Railway 4 . This order will not be applicable to any 
Police Commissionerate for the period from 00 -01 person being in service or employment of any 
hours of 15th December 2017 to 24-00 hrs. of 29th Government or Government undertaking required 
December 2017 : 

by his superiors or by the nature of his duties, to 
(a ) The carrying of arms, cudgels , swords , 

carry weapons . The order will also not be 
spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , 

applicable to Private Security Guards or Gurkhas 
sticks or lathis or any other articles which is 

or Chowkidars etc., employed on watch -n -ward 
capable of being used for causing physical 

duties carrying lathis admeasuring in length not 
harms (violence ). Save for such firearms where 

exceeding 31/, feet. 
license has been granted by this authority or 5 . Notwithstanding the expiration of this order 
where specific permission is sought for carriage after the period hereinabove mentioned : 
of such arms from the competent authority . 

(a ) Any investigation or legal proceeding 
(6 ) The carrying of any corrosive substance may be instituted , continued or enforced . 
or explosive . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments 
(c ) The carrying, collection and preparation incurred in respect of any contravention of this 
of stones or other missiles or instruments or order may be imposed , as if this order had not 
means of casting or impelling missiles. 

expired . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or 

6 . I, further direct that this order shall be 
figures of effigies thereof. 

published and promulgated in Mumbai Railway 
(e ) The public utterance of cries, singing of Police Commissionerate by affixing copies thereof 
song , playing of music . 

in conspicuous public places and by announcing 
(f) Delivery ofharangues , the use of gestures the same through Railway announcement System , 
or mimetic , representations and the loudspeakers or megaphones, as well as publishing 
preparations, exhibition or dissemination of through media . 
pictures, symbols , playcards or any other object 

Given under my hand and seal this 11th December 
or thing which may in the opinion of any 

2017. 
police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or 

NIKET KAUSHIK , 
morality or undermine the security of or tend 

Commissioner of Police , 
to over - throw the State . 

Railways, Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


